RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg .No.MH /MR /South -321/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ [ पृष्ठे ९०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१४ . 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २८४८ / प्र.क्र .४५१/ म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाल्यानंतर 
महाराष्ट्र शासन J. B. Chemical and Pharmaceuticals Ltd. या संस्थेच्या एकूण ३८४७५ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity 
Shares ) वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये ८४ (रुपये २ दर्शनी किंमत अधिक रुपये ८२) किंमतीच्या क्रमांक १५३०२३ १५३०४१ व 
अधिभार रुपये ९ ५ ( रुपये २ दर्शनी किंमत अधिक रुपये ९३ ) किंमतीच्या क्रमांक ८४७६९ ७५१ ते ८४८०८२२५ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून) 
एकूण रुपये ३५,६५,७५० किंमतीच्या ३८४७५ शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये ३,५६६ ( रुपये तीन हजार पाचशे सहासष्ट फक्त ) एवढे 
एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


५० 


सोमवार एप्रिल ८, २०१३ / चैत्र १८, शके १ ९ ३५ 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटरवन टॉवर , ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ८ एप्रिल २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ . 

क्र . सीतना ०२१३ / प्र.क्र .४३/ परिवहन- ४. - महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ च्या नियम २२३ ( ६ ) ( अ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सीमा तपासणी नाक्यांवर वाहनमालक / चालकाकडून, घ्यावयाचे प्रक्रिया शुल्क हे उक्त 
अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मालाचे वजन करणे , आधार सामग्री ( डाटा एंट्री ), स्कॅनिंग, माल चढविणे व उतरविणे, वाहनतळ , अशा 
सेवांसाठी आणि अशा तपासणी नाक्यांवर देण्यात येणाऱ्या अनुक्रमे इतर संबद्ध सेवांसाठी शुल्क खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे. 

( अ ) वाहन वजन दर : 
मालाचे वजन करणे , आधार सामग्री ( डाटा एंट्री), स्कॅनिंग , माल चढविणे व उतरविणे, वाहनतळ इ. यासाठी प्रक्रिया शुल्क 

खाली 

नमूद 
केल्यानुसार राहिल ( आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च) 


" 


अ.क्र 


वर्ष 


हलकी व्यावसायिक वाहने (रुपये ) 


मध्यम व्यावसायिक वाहने (रुपये ) 


जड व अतिजड 
व्यावसायिक वाहने ( रुपये ) 

( ५ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


२० 


४० 


८० 


२ 


२० 


४० 


८० 


२० 


४० 


८० 


४ 


( २ ) 
श्ले 
२ रे 
३ रे 
४ थे 
५ वे 
६ वे 
७ वे 
८ वे 


२५ 


५० 


९ ० 


५ 


२५ 


५० 


९ ० 


६ 


२५ 


५० 


९ ० 


७ 


३० 


६० 


११५ 


८ 


३० 


६० 


११५ 


९ 


९वे 


३० 


६० 


११५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


३ 


. 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१० 


७० 


१३५ 


१० वे 
११ वे 


११ 


३५ 


७० 


१३५ 


१२ 


१२ वे 


३५ 


७० 


१३५ 


१३ 


४० 


८० 


१६० 


१४ 


१३ वे 
१४ वे 
१५ वे 


४० 


८० 


१६० 


१५ 


४० 


८० 


१६० 


( ब ) वाहनतळाचे ( पार्किंग) दर : 

वाहन तळावर वाहन उभे केल्यापासून पहिल्या ६ ( सहा ) तासांच्या कालावधीसाठी कोणताही दर लागू होणार नाही . त्या नंतरच्या 
कालावधीसाठी प्रकल्प वर्षनिहाय (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) पार्कीगचे दर खालीलप्रमाणे राहतील 


अ.क्र . 


वर्ष 


वाहन तळ दर (रुपयात ) 


६ ते १२ तासांपर्यत 


१२ ते १८ तासांपर्यत 

( ४ ) 


१८ ते २४ तासांपर्यत 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्ले 


३० 


५० 


७५ 


२ 


२रे 


३० 


५० 


७५ 


३ 


३ रे 


३० 


५० 


७५ 


४ 


४ थे 


४० 


६५ 


९ ५ 


५ 


५ वे 


४० 


६५ 


९ ५ 


६ 


६ वे 


४० 


६५ 


७ 


४५ 


७५ 


११० 


७ वे 
८ वे 


८ 


४५ 


७५ 


११० 


४५ 


७५ 


११० 


१० 


५० 


१३० 


११ 


५० 


८५ 


१३० 


९वे 
१० वे 
११ वे 
१२ वे 
१३ वे 
१४ वे 


१२ 


८५ 


१३० 


१३ 


६० 


१०० 


१५० 


१४ 


१०० 


१५० 


१५ 


१५ वे 


६० 


१०० 


१५० 


( क ) मोटार वाहनात माल चढवणे व उतरवणे याचे दर : 


अ.क्र . 


वर्ष 


दर ( प्रत्येक टनास ) ( रुपये ) 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


२४० 


२ 


श्ले 
२ रे 
३रे 


२४० 


२४० 


४ 


४ थे 


२ ९ ० 


५ वे 


२ ९ ० 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६ 


२ ९ ० 


६ वे 
७ वे 


७ 


३३० 


८ 


३३० 


८ वे 
९वे 


९ 


३३० 


१० 


३७० 


११ 


३७० 


१२ 


३७० 


१० वे 
११ वे 
१२ वे 
१३ वे 
१४ वे 
१५ वे 


१३ 


४१५ 


१४ 


४१५ 


१५ 


४१५ 


३ . 


४ . 


६ . 


३ . 


२. पुढील गटातील मोटार वाहनांना असे प्रक्रिया शुल्क प्रदान करण्यापासून सूट देण्यात येईल 

१. सर्व प्रकारची रिकामी वाहने , 
२. कृषी व्यवसायात वापरली जाणारी ट्रॅक्टर , ट्रॉली सारखी वाहने , 

सरकारच्या संरक्षण विभागाशी संबंधित आणि त्यांच्या मालकीची वाहने , 

शासनाचा माल वाहून नेणारी आणि केंद्र सरकार, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मालकीची वाहने , 
५. कोणताही माल, पार्सल किंवा डाक यांची वाहतूक न करणारी प्रवासी वाहने , 

कोणत्याही वाणिज्यीक मालाची वाहतूक न करणारी खाजगी मालकीची वाहने . 

प्रक्रिया शुल्क हे मालाचे वजन करणे, आधार सामग्री ( डाटा एंट्री ), स्कॅनिंग, माल चढविणे व उतरविणे, वाहनतळ इ. नमूद 
बाबींकरिता खालील अटींचे अधीन राहिल : 

( एक ) हे शुल्क, कार्यादेश निर्गमित झाल्याच्या म्हणजे दिनांक ५ मे २०० ९ पासून २४ वर्ष ६ महिने इतक्या कालावधीपर्यंत लागू असेल , 

(दोन ) वरील ( एक ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी विशिष्ट तपासणी नाक्याला तात्पुरते पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र निर्गमित झाल्याचे 
दिनांकापासून लागू होईल , 

( तीन) वरील शुल्काचे दर, वाहनतळ दर व माल चढवणे / उतरविणे दरांची परिगणना सवलतदार जास्तीतजास्त १५ वर्षांचा 
कालावधी नमूद करेल या गृहतिकावर उधृत केले आहेत . ज्याअर्थी, वर्तमान सवलतदाराला कन्सेशनरी पिरियड २४.६ वर्षांकरीता जाहीर 
झाला आहे, त्याअर्थी, विविक्षित सीमा तपासणी नाक्याकरिता तात्पुरते पूर्णत्व प्रमाणपत्र निर्गमित झाले आहे त्या सीमा तपासणी नाक्यापुरते 
१५ वर्ष झाल्यानंतरच्या कालावधीकरिता सुधारित दर खालीलप्रमाणे लागू होतील . 

( अ) विविध प्रकारच्या शुल्कांमधील वाढ दर तीन वर्षांनी लागू राहिल. म्हणजेच तीन वर्षांचा एक संच राहिल . 
( ब ) प्रकल्प सुरू झाल्यापासून प्रति वर्षी ५ टक्के ( पाच टक्के ) वाढ चक्रवाढीने संबंधित शुल्कांमध्ये करावी. 
( क ) येणारे 

शुल्क नजीकच्या पाचांच्या पटीत पूर्ण रुपयात करावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे, 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


G 


. 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 
World Trade Centre , Center One Tower, 30th Floor , Cuffe Parade, Mumbai 400 005 , 

dated 8th April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLE RULE , 1989. 


No. BCP 0213 /CR43 / Trn - 4. - In exercise of the powers vested under Rule 223 (6 - A ) of, 
Government of Maharashtra hereby notifies the rates of processing fees for the services like 
weighment of vehicle , data entry, scanning, loading and unloading of goods , parking and other 
related services rendered at the Border Check Posts to be charged from the transport / commercial 
vehicle owners / drivers as mentioned below.— 

(A ) Rates for weighment of vehicles : 

Processing Fee for weighment, Scanning , Data Entry etc. for the Financial Year (1st April to 
31st March ). 
Sr. No. Year Light Commercial 

Medium 

Heavy & Very Heavy 
Vehicle (Rupees ) 

Commercial 

Commercial 
Vehicle (Rupees ) 

Vehicle (Rupees ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

(4 ) 

( 5 ) 


1 


1st 


20 


40 


80 


2 


2nd 


20 


40 


80 


3 


3rd 


20 


40 


80 


4 


4th 


25 


50 


90 


5 


5th 


25 


50 


90 


6 


6th 


25 


50 


90 


7 


7th 


30 


60 


115 


8 


8th 


30 


60 


115 


9 


9th 


30 


115 


60 
70 


10 


10th 


35 


135 


11 


11th 


35 


70 


135 


12 


12th 


35 


70 


135 


13 


13th 


40 


80 


160 


14 


14th 


40 


80 


160 


15 


15th 


40 


80 


160 


( B ) Parking Charges : 

Parking for first 6 hours shall be free in the parking lot. The rates for further period are 
specified as below. 


Sr. 


Year 


No 


Parking Rates in Rupees 
From 6 Hours up to From 12 Hours upto 
12 Hours (Rupees ) 18 Hours (Rupees ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


From 18 Hours upto 
24 Hours (Rupees ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 


3 


30 
30 
30 
40 
40 


50 
50 
50 
65 


75 
75 
75 
95 
95 


4 


5 


65 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


6 


6th 


40 


65 


95 


7 


7th 


45 


75 


110 


8 


8th 


45 


75 


110 


9 


9th 


45 


75 


110 


10 


10th 


50 


85 


130 


11 


11th 


50 


85 


130 


12 


12th 


50 


85 


130 


13 


13th 


60 


100 


150 


14 


14th 


60 


100 


150 


15 


15th 


60 


100 


150 


( C ) Charges for loading and unloading of Goods in motor vehicles : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Year 
( 2 ) 


Rate (Rupees for each Tonne) 

( 3 ) 


1 


1st 


240 


2 


2nd 


240 


3 


3rd 


240 


4 


4th 


290 


5 


5th 


290 


6 


6th 


290 


7 


7th 


330 


8 


8th 


330 


9 


9th 


330 


10 


10th 


370 


11 


11th 


370 


12 


12th 


370 


13 


13th 


415 


14 


14th 


415 


15 


15th 


415 


2. Following kinds of vehicles will be exempted from the recovery of processing fee : 

(a ) Empty vehicles of all classes ; 
(6 ) Vehicles engaged in agricultural activities like Tractor, Trolley ; 
(c) Vehicles related to and owned by Defense Department of the Government ; 

( d ) Vehicles carrying Government goods and owned by Central Government, State 
Government and Local Self Government ; 


(e ) Passenger vehicles not carrying any goods, parcels or dak ; 
(f) Privately owned vehicles not carrying any commercial consignment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ - डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


3. Processing Fee , Parking Charges and Charges for loading and unloading shall be subject 
to following conditions : 

I. These shall be applicable for the total concession period of 24 years and 6 months from 
the issuance of work order dated 5th May 2009. 

II. Notwithstanding contained in above I, these shall apply from the date of issuance 
provisional completion certificate to that of particular border check post. 

III. Above rates of fees, parking charges and charges for loading /unloading are calculated 
on the basis of considering concessioner quoting the concession period for 15 years . Since the 
present concessionary has awarded development contract for 24.6 years the rates shall be 
revised on the following basis after completion of 15 years from the issuance of provisional 
completion certificate to that particular BCP . 

(a ) Increase in various fees will be applicable after completion of 3 years. There will be 
one set for 

every 

3 years . 


(6 ) There will be increase of fees @ 5 % per annum on compound basis from the initiation of 
the project . 


( c ) Amount of fee so determined shall be rounded to the nearest slot of Rs. 5 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


. 


५१ 


बुधवार , एप्रिल १०, २०१३ / चैत्र २०, शके १९ ३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० एप्रिल २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक मजनिप्रा. २०११/ ( ४/११ )/ जसं ( आस्था).—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा . 
१८ ) च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने, दि . १२ ऑगस्ट २००५ 
च्या जलसंपदा विभागाची अधिसूचना क्र . मजनिप्रा, २००५/७८/०५ द्वारे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणावर अध्यक्षाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा. १८ ) च्या कलम ४ मधील पोट-कलम १ च्या 
खंड ( क ) आणि कलम ३ मधील पोट - कलमे ( ४ ) व ( ५ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन ,निवड 
समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे, श्री . आर. बी. बुद्धीराजा यांची उक्त प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. ही नियुक्ती त्या पदाव 
रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांच्या वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पैकी जो दिनांक आधी येईल त्या 
दिनांकापर्यंत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बा . पाटील , 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 10th April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT , 2005 . 

No.MWRRA . 2011 /(4/11)/WR (Estt .).— Whereas , the Government of Maharashtra , vide 
Government Notification, Water Resources Department, No. MWRRA. 2005/ (78/05 )/ WR( Estt .), 
dated the 12th August 2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
3 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Mah . XVIII of 2005 ), has 
established the Water Resources Regulatory Authority ; 

And Whereas, it is expedient to appoint the Chairperson on the said Authority ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 
4 read with sub -sections (4 ) and (5 ) of section 3 of the Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority Act, 2005 (Mah . XVIII of 2005 ), the Government ofMaharashtra , on the recommendation 
of Selection Committee , hereby appoints Shri. R. B. Budhiraja as a Chairperson of the said 
Authority , for a period of three years from the date of on which he enters upon his office or he has 
attained the age of 70 years , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


E. B. PATIL, 
Principal Secretary to Government. 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४/ अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


५२ 


बुधवार , एप्रिल १०, २०१३ / चैत्र २०, शके १९ ३५ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th April 2013 


Notice 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna 2013 /Pra.kra .-64/Grunibhu . The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Housing and Area Development (Disposal of Land ) Rules, 1981, which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of powers conferred by clause ( viii) of 
sub - section ( 2 ) and sub - section ( 1 ) of section 184 read with clause ( iii ) of sub -section ( 3 ) of section 
28 and section 64 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 
1977 ), and all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub 
section (3 ) of section 184 of the said Act, for information of all the persons likely to be affected 
thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra on or after the 10th day ofMay , 2013 . 

2. Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Housing 
Department, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , from 
any person with respect to the said draft on or before the aforesaid date, will be considered by 
the Government. 


Draft Rules 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 


No. Sankirna 2013 / Pra.kra .-64 /Grunibhu . - In exercise of the powers conferred by clause (viii ) 
of sub - section ( 2 ) and sub - section ( 1 ) of section 184 read with clause ( viii) of sub - section ( 3 ) of 
section 28 and section 64 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 
(Mah.XXVIII of 1977 ), and all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Housing and 
Area Development Authority Rules, 1981, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Housing and Area Development ( Disposal of 
Land ) ( Amendment) Rules , 2013 . 

2. In rule 13 of the Maharashtra Housing and Area Development (Disposal of Land ) Rules, 
1981, in entry (i), for category (4 ) and the percentage mentioned against it the following shall be 
substituted namely : 
“ (4 ) Blind or physically handicapped person or persons 

3 % 
in absolute need of accommodation on health ground . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


. 


५३ 


शुक्रवार , एप्रिल १२, २०१३/ चैत्र २२, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६. 

क्रमांक नियुक्ती -२०१३ /प्र.क्र .१०० / गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ (१९ ७७ 
चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम १८ च्या अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला आहे.) याची 
स्थापना केली होती ; 

आणि शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक नियुक्ती २०१० / प्र.क्र .१५१ / प्रशा-३, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने 
श्री . किरण शिंदे यांची अंशकालिक सभापती म्हणून पुढील आदेशापर्यंत किंवा २ वर्षांसाठी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत उक्त मंडळावर 
नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, अंशकालिक सभापती यांचा कार्यालयीन कालावधी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी समाप्त झालेला आहे आणि सदर पद 
त्यापासून रिक्त आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अंशकालिक सभापतीची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते ; 

आता त्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम-१८ च्या उप कलम ( २), ( ४ ) आणि ( ५ ) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन उक्त मंडळावर श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे, राहणार 
जुनी माळी गल्ली, येवला, ता . येवला, जि . नाशिक यांची अंशकालिक सभापती म्हणून पुढील आदेशापर्यंत किंवा तीन वर्षांसाठी यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करीत आहे आणि सदर अधिनियमाच्या कलम १८ च्या उप कलम ४ अन्वये त्यांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


११ 


7 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 10th April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 


No. Niyukti. 2013 /CR - 100 /Grunibhu . — Whereas , the Government of Maharashtra had 
established the Nashik Housing and Area Development Board (hereinafter referred to as “ the 
said Board ”) under section 18 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977 ) (hereinafter referred as " the said Act” ) ; 

And whereas, the Government ofMaharashtra has, vide the GovernmentNotification , Housing 
Department, No. Niyukti 2010 /CR - 151/ADM -III, datd 23rd February 2011 appointed Shri Kiran 
Shinde as a part-time Chairman on the said Board , till further orders of the Government of 
Maharashtra or for the period of two years whichever is earlier ; 

And whereas, the term of office of the part- time Chairman so appointed has expired on the 
22nd February 2013 and the said post has since been vacant ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient in the 
public interest to appoint the part -time Chairman on the said Board . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (4 ) and (5 ) of section 
18 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby appoints Shri Narendra Bhikaji Darade , resident of Juni Mali Gully , Yeola , Taluka Yeola , 
District Nashik , as a part-time Chairman on the said Board , until further orders of the Government 
of Maharashtra or for a period of three years, whichever is earlier ; and publishes his name as 
required by sub - section (4 ) of the said section 18 . 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार- ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


. 


५४ 


मंगळवार , एप्रिल १६ , २०१३/ चैत्र २६, शके १९ ३५ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ एप्रिल २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, 


. 


क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र . ६९ / एल.बी. ३/ रस्ते -९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ चा ६५ ), यांच्या कलम 
२० ची पोट -कलमे ( १- अ ), ( १- ब ), ( १ - क ), ( १- ड ) आणि ( १ -इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय 
करणाऱ्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” या 
योजनेतून पुणे जिल्ह्यातील पुणे-पौड राज्य मार्ग क्र . ६० किलोमीटर १२/२०० ते किलोमीटर ३३/००० व पिरंगुट-मुठा राज्यमार्ग क्रमांक ५७ 
किलोमीटर २०/००० ते किलोमीटर ३१/००० या भागाची पुणे-पौंड, टोल रोड कंपनी लिमिटेड [ मे. एच.सी.सी. व एल.सी.सी. ( जे.व्ही .) यांची 
विशेष प्रयोजन संस्था] यांनी स्वखर्चाने सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट 
केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट 
केलेल्या दराने दिनांक ७ एप्रिल २०१३ पासून ६ जुलै २०१३ पर्यंत पुणे -पौड रस्त्यावरील चांदणी चौकाजवळ किलोमीटर १३/१३० येथील पथकर 
नाक्यावर पथकर बसविण्यात यावा : 

अनुसूची 
वाहनांचा प्रकार 

पथकराचे प्रतीफेरीचे दर 

( रुपये ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
७ एप्रिल २०१३ ते ६ जुलै २०१३ 


अ.क्र . 


१ 


पथकर नाही 


२ 


२०.०० 


३०.०० 


. 


स्कुटर , मोटार सायकल, ट्रॅक्टर , रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने 
( अ) मोटार कार , जीप , ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने) जसे टाटा सुमो , 
कमांडर , ट्रॅक्स, सहा आसनी ऑटोरिक्षा ( टमटम ), इ. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त व २० प्रवासी 
क्षमतेपर्यंतची वाहने ) आणि अ.क्र . १, ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या वाहना व्यतिरिक्त माल 
वाहतूक 

करणारी वाहने . 
ट्रॅक्स , बसेस 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व उपरोक्त अ. क्र . 
३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी अवजड वाहने जसे 
ट्रक ट्रेलर, दोनपेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 


५५.०० 


६०.०० 


३ 


४ 


१. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 
( १ ) महत्त्वाचे/ अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती जसे - भारताचे राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व तत्सम ज्या वाहनांना लाल /पिवळा दिवा 

असलेली वाहने ; 
( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने ; 
( ३ ) लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


१३ 


. 


( ४ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने ; 
( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाचे शासकीय वाहने 
( ६ ) पोलीस वाहने ; 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने ; 
( ८ ) रुग्णवाहिका : 


( ९ ) शववाहिका ; 


( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


२. पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 


- 


३. या प्रयोजनाकरिता पुणे-पौड रस्त्यावरील वर नमूद केलेल्या पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर गोळा 
करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क पुणे-पौड टोल रोड कंपनी लिमिटेड यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
टिपा. 

(१ ) पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल जसे : 
( २) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल ; 
( ३) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल 
( ४ ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट 

व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील ; 
( ५ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजीव गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP. 2004 /C.R . 69 /LB - 3 /Road - 9A . - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), (1 - B ), 
( 1 - C ) , ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958), and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby declares that the toll shall be 
levied on the classes of Motor Vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , and on the 
trailers drawn by such Motor Vehicles , passing over Pune - Paud Road , State Highway Number 60 , from 
kilometer 12/200 to kilometer 33/000 and Pirangut -Mutha Road , State Highway Number 57 from kilometer 
20/000 to kilometer 31/000 in Mulshi Taluka, Pune District, improved under the “ Build , Operate and 
Transfer (BOT) Scheme" by Pune-Paud Toll Road Company Limited ( S.P.V. (Special Purpose Vehicle ) of 
M / s. H.C.C. and M /s . L.C.C. ( Joint Venture)], at their expenses, at the rates specified against each of the said 
motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , during the period commencing from the 7th April 2013 
and ending on the 6th July 2013 , at the toll collection centre constructed in kilometer 13/130 near Chandani 
Chowk , on Pune - Paud Road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


Rate of toll 
Per trip ( in rupees) 

( 3 ) 
7th April 2013 to 

6th July 2013 


1 


Nil 


2 


20.00 


Scooter , Motor Cycle,Moped or any other two wheeler , Tractor and Tractor 
with unladen trolley and Auto - Rickshaw , having carriage capacity upto 
three persons , excluding driver . 
Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 
1988 ), 
(a ) Car, Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers, excluding 
driver) such as Tata Sumo, Commander, Trax , Six seater Auto - Rickshow 
( Tum - Tum ), etc.; 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 
more than twelve and upto twenty passengers , excluding driver) and goods 
carriage vehicles, which are not included in entries at serial numbers 1 , 
3 and 4 . 
Trucks, Buses 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined in 
the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as Truck , Trailers, Multi 
axle vehicles etc., except vehicles covered by entries at serial number 3 
above . 


30.00 


3 


55.00 


4 . 


60.00 


1. The following types of Motor vehicles are exempted from payment of toll , namely : 
(i) All vehicles having red or yellow lamp carrying VIP or VVIP personnel like Governor, President 

of India , etc.; 
(ii) Vehicles in which sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 

Maharashtra Legislative Council are travelling ; 
( iii ) Vehicles carrying Ex -Member of Parliament and Ex -Member ofMaharashtra Legislative Assembly/ 

Maharashtra Legislative Council ; 
(iv ) Defence vehicles ; 
(u ) Central and State Government vehicles ; 
(vi) Police vehicles ; 
(vii) Fire fighting vehicles ; 
( viii) Ambulances ; 
(ix ) Hearses ; 
(x ) Vehicles of Post and Telegraph Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


2. The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity 
of the toll collection centre. A Computerised receipt shall be passed on each and every occassion of recovery 
of toll . 


3. For the purpose of this notification , Pune - Paud Toll Road Compay Limited , is authorized to collect 
and retain the amount of toll, at the abovementioned toll collection centre for the abovementioned period . 
Notes.- Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 50 coupons in 

advance ; 
(6 ) 20 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in 

advance ; 
(c) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their 

respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be valid up to 24-00 hours 

for the day of issuing the pass ; 
( d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


मंगळवार , एप्रिल १६, २०१३ / चैत्र २६, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) 

अधिनियम , 

१ ९ ७१. 
क्रमांक नियुक्ती २०१२/ प्र.क्र .३ / झोपसु-१. - ज्याअर्थी, सार्वजनिक हितासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांच्या लेख्यांची , 
भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षा करणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ (१९ ७१ चा ५६ ) याच्या कलम 
२० च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधार, निर्मुलन व पुनर्वसन ) 
अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ च्या महा . २८ ) मधील कलम ३ पी , उप -कलम ( २) मध्ये नमूद केल्यानुसार, तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल नियंत्रक 
व महालेखापरीक्षकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि अशा लेखापरीक्षेच्या प्रस्तावासंबंधात अभिवेदन सादर करण्याची उक्त झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणास संधी दिल्यानंतर , याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर , १ एप्रिल,२०११ रोजी सुरु 
होणाऱ्या व ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालावधीच्या, उक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या लेख्यांची लेखापरिक्षा 
करण्याची नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना विनंती करीत आहेत . 

अनुसूची 
[ नियंत्रक व महालेखापरिक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९ ७१ (१९ ७१ चा ५६) च्या कलम २० पोट - कलम 
( १ ) अन्वये नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षणाचे काम सोपविण्याबाबतच्या अटी व शर्ती.] 

अटी व शर्ती 
( १) लेखापरीक्षेसंबंधात केलेला कोणताही खर्च, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून भारताचे नियंत्रक व महा 
लेखापरीक्षकांना देय होईल . 

( २ ) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना किंवा लेखापरीक्षेसंबंधात त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , शासकीय 
लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसंबंधात नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना जे अधिकार , विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार , विशेषाधिकार 
व प्राधिकार असतील. 

( ३) लेखापरीक्षेचे निष्कर्षनियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांस कळविण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे लेखे व निष्कर्षांसह ऑडिट अहवालाची एक प्रत राज्य शासनाला 
सादर करील. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक देखील अहवालाची एक प्रत थेट राज्य शासनाला पाठवतील . 

( ४ ) १ एप्रिल , २०११ रोजी सुरु होणाऱ्या व ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालावधीच्या लेख्यांची, लोकहितार्थ 
लेखापरीक्षा करण्याचे काम, त्या कालावधीनंतर या व्यवस्थेचा फेर आढावा घेण्याच्या शर्तीस अधीन 

राहून , 

नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाकडे 
सोपविण्यात आलेले आहे . 

( ५ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या पुर्वमंजूरीशिवाय , प्राधिकरणाच्या लेख्यासंबंधात कोणत्याही प्रयोजनासाठी दुसरा लेखापरीक्षक 
नियुक्त केला जाणार नाही. 

( ६ ) लेखापरीक्षेची व्याप्ती, विस्तार व पद्धत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ठरवून दिल्याप्रमाणे असेल. 

( ७ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना आपल्या स्वेच्छानिर्णयाने , लेखापरीक्षेचे निष्कर्ष राज्य विधानमंडळाला कळविण्याचा अधिकार 
असेल. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . साळवी , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४/ अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


१७ 


7 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 15th April 2013 


NOTIFICATION 


COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL S (DUTIES , POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE ), ACT , 1971. 

No. Niyukti. 2012 /CR - 3 /Zopasu - 1. — Whereas the Governor of Maharashtra is satisfied that 
it is necessary, in the public interest, to audit the accounts of the Slum Rehabilitation Authority , 
Mumbai by the Comptroller and Auditor General of India ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 20 of 
the Comptroller and Auditor General s (Duties , Powers and Conditions of Service ) Act, 1971 
(56 of 1971) read with sub - section ( 2 ) of Section 3P of the Maharashtra Slum Areas 

(Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971), the 
Governor of Maharashtra , after consultation with the Comptroller and Auditor General and 
after giving the said Slum Rehabilitation Authority , Mumbai an opportunity to make 
representation with regard to the proposal for such audit , hereby requests the Comptroller and 
Auditor General to Audit the accounts of the said Slum Rehabilitation Authority , Mumbai for 
a period of five years commencing on the 1st April 2011 and ending on the 31st March 2016 , on 
the terms and conditions mentioned in the Schedule appended hereto . 

Schedule 


( Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor General 
under sub - section ( 1) of section 20 of the Comptroller and Auditor General s ( Duties, Powers 
and Conditions of Service ) Act , 1971 ( 56 of 1971) . 

Terms and Conditions 
1. Any expenditure incurred in connection with the audit shall be payable by the Slum 
Rehabilitation Authority, Mumbai to the Comptroller and Auditor General of India . 

2. The Comptroller and Auditor General, or any person appointed by him in connection 
with the audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and 
Auditor General has in connection with the audit of the Government Accounts . 

3. The result of audit shall be communicated by the Comptroller and Auditor General or 
any person appointed by him , to the Slum Rehabilitation Authority , Mumbai who shall submit 
a copy of the accounts audited together with a copy of the report of the Auditor Thereon on 
alongwith the observations to the State Government. The Comptroller and Auditor General 
shall also forward a copy of the report directly to the State Government . 

4. The audit entrusted to Comptroller and Auditor General, in the public interest , for a 
period of 5 years accounts , commencing with accounts for the year 1st April, 2011 and ending 
with the accounts for the year 31st March 2016 , subject to review of arrangement after that 
period . 

5. No other auditor will be appointed for any purpose whatsoever in connection with the 
accounts of the Slum Rehabilitation Authority , Mumbai except with the prior approval of the 
Comptroller and Auditor General. 

6. The scope , extent and manner of conducting of the above stated audit shall be as decided 
by the Comptroller and Auditor General. 

7. The Comptroller and Auditor General shall have the right to report to the State 
Legislature, the results of audit at his discretion 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


५६ 


गुरुवार, एप्रिल १८ , २०१३ / चैत्र २८, शके १ ९ ३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक मजनिप्रा -२०१२ /( ४१/१२ ) / जसं( आस्था).—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा 
महा . १८ ) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १२ ऑगस्ट 
२००५ च्या जलसंपदा विभागाची अधिसूचना क्र . मजनिप्रा-२००५ / ७८ / ०५ / जसं ( आस्था) द्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा विभागाच्या शासन अधिसूचना, क्र . मजनिप्रा / २०११/ ( ४/११) / जसं ( आस्था), दिनांक 
१० एप्रिल २०१३ अन्वये श्री . आर. बी . बुद्धीराजा यांची उक्त प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष पदावर नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या खंड ( ग ) द्वारे उक्त प्राधिकरणाच्या सदस्य पदावर जलसंपदा 
अर्थव्यवस्था या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ ( २००५ चा १८ ) च्या कलम ४ मधील पोट -कलम १ च्या खंड 
( ग ) आणि कलम ३ मधील पोट -कलमे ( ४ ) व ( ५ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन ,निवड समितीने 
शिफारस केल्याप्रमाणे जलसंपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्ज्ञ श्रीमती चित्कला झुत्शी यांची उक्त प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
ही नियुक्ती त्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांच्या वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पैकी जो दिनांक 
आधी येईल त्या दिनांकापर्यंत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बा . पाटील , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( जलसंपदा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


१ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 18th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005 . 

No.MWRRA - 2012 / 41/ 12 )/WR ( Estt .).— Whereas, the Government of Maharashtra , vide 
Government Notification , Water Resources Department, No. MWRRA - 2005 /( 78/05 )/WR (Estt .), 
dated the 12th August 2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Mah . XVIII of 
2005 ), has established the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Water 
Resources Department , No. MWRRA /2011/(4/11)/WR (Estt.), dated the 10th April 2013 , appointed 
Shri. R. B. Budhiraja as a Chairperson of the said Authority ; 

And whereas, it is expedient to appoint, an expert from the field of water resources economy 
as a Member, on the said Authority, under clause ( c) of sub -section ( 1) of section 4 of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub -section ( 1) of section 
4 read with sub - sections (4 ) and (5 ) of section 3 of Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority Act , 2005 (Mah . XVIII of 2005 ), the Government of Maharashtra , on the recommendation 
of Selection Committee , hereby appoints Smt. Chitkala Zutshi, an expert from the field of water 
resources economy, as a Member of the said Authority , for a period of three years from the date 
of on which she enters upon her office or she has attained the age of 70 years , whichever 
is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL 
Principal Secretary to Government 

(Water Resources ). 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


५७ 


शनिवार, एप्रिल २०, २०१३/ चैत्र ३० , शके १९ ३५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २०१३ . 


अधिसूचना 


२ . 


- 


" 


( ख ) 


“ 


“ 


“ 


" 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम, २०१२ . 

क्रमांक स्वयंअ-२०१३ / ( ६७/१३ )/ माशि -१. - महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( २०१३ चा 
महाराष्ट्र १ ) याच्या कलम ६ च्या पोट- कलम ( ३) यासह कलम २३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील नियम करीत आहे, जे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. 

संक्षिप्त नाव.- या नियमांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन), छाननी समिती स्थापना नियम, २०१३ 
असे म्हणावे . 

व्याख्या.— (१) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) अधिनियम याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम, २०१२ ( २०१३ चा 
महाराष्ट्र १ ) असा आहे ; 

“ अध्यक्ष " - याचा अर्थ, छाननी समितीचा अध्यक्ष, असा आहे ; 
( ग ) “ उप संचालक " - याचा अर्थ, शालेय शिक्षण विभागाचेविभागीय उप संचालक , असा आहे ; 

उप शिक्षणाधिकारी याचा अर्थ, जिल्हा उप शिक्षणाधिकारी , असा आहे 
( ङ ) “ शासन ”किंवा “ राज्य शासन " - याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 
( च ) बैठक " - याचा अर्थ, छाननी समितीची बैठक असा आहे 
( छ ) सदस्य याचा अर्थ, अध्यक्ष आणि सदस्य - सचिव यांसह छाननी समितीचे सदस्य , 

असा आहे 
( ज ) “ सदस्य - सचिव ” - याचा अर्थ, छाननी समितीचा सदस्य - सचिव , असा आहे ; 
( २) या नियमात वापरण्यात आलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, त्या अधिनियमामध्ये त्यांना नेमून दिलेले आहेत तेच 
अर्थ असतील . 

अध्यक्ष व सदस्य यांची अर्हता.—( १) छाननी समितीचा अध्यक्ष हा , विभागीय शिक्षण उप संचालक असेल व छाननी समितीचा 
सदस्य - सचिव हा , उप शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) असेल . 
( २) सदस्य हा, शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी असेल . 

छाननी समितीचे अधिकार व कर्तव्ये . - छाननी समिती पुढील अधिकारांचा वापर करील व कर्तव्ये पार पाडील : 
( क ) आवश्यकतेनुसार बैठकांचे आयोजन करणे. 
( ख ) अधिनियमांतर्गत नेमून दिलेल्या अशा सर्व अधिकारांचा वापर करणे. 
( ग ) या अधिनियमातील तरतुदींशी सुसंगत राहून , शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे. 
( घ ) तपासणी अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करणे. 

छाननी समितीशी संबंधित व्यक्ती.- या अधिनियमाअंतर्गत छाननी समितीला, तिची कोणतीही कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या 
प्रयोजनासाठी, तिला सल्ला देण्यासाठी किंवा तिच्यामार्फत कोणतेही काम करण्यासाठी विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचे 
सहाय्य घेता येईल . 

६. शिक्षणाधिकाऱ्याची कर्तव्ये.- अधिनियमाअंतर्गत परवानगी देण्यात आलेल्या शाळांच्या कामकाजाबाबतचा अहवाल संबंधित 
जिल्ह्याचेशिक्षणाधिकारी हे संचालकांमार्फत , वेळोवेळी, शासनास सादर करतील. 


३ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गो . शि . तुंगार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


२१ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe Building , 

Mumbai 400 032 , dated 20th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SELF - FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION ) ACT, 2012 . 

No. SEF - 2013 /(67/13 )/SE-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
23 read with sub - section ( 3 ) of section 6 of the Maharashtra Self Financed Schools (Establishment 
and Regulation ) Act, 2012 (Mah . I of 2013 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously 
published as required by sub section ( 1) of section 23 of the said Act , namely : 

1. Short title . These rules may be called the Maharashtra Self- financed Schools 
(Establishment and Regulation ) constitution of the scrutiny committees Rules , 2013 . 
2. Definitions.— ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires, 

( a ) “ Act” means the Maharashtra Self- financed Schools (Establishment and Regulation ) 
Act , 2012 (Mah . I of 2013 ) ; 

(6 ) " Chairperson ” means the Chairperson of the scrutiny committee ; 

(c ) “ Deputy Director means the Regional Deputy Director of the School Education 
Department ; 

(d ) “ Deputy Education Officer” means the Deputy Education Officer of the District ; 
( e ) "Government" or " State Government” means the Government of Maharashtra ; 
(f) “meeting” means a meeting of the scrutiny committee ; 

(g ) “member” means a member of the scrutiny committee including the Chairperson 
and the member secretary ; 

(h ) “member - secretary ” means the member secretary of the scrutiny committee . 
( 2 ) The words and expressions used in these Rule but not defined shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act . 

3. Qualifications of the Chairperson and member.— ( 1) The Chairperson of the scrutiny 
committee shall be Divisional Deputy Director of the Education and the Member Secretary shall 
be the Deputy Education Officer (Secondary ). 

( 2 ) The members shall not be below the rank of Education Officer of the Education 
Department . 

4. Powers and duties of the scrutiny committee. The scrutiny committee shall exercise the 
following powers and perform duties , namely : 

(a ) to hold meetings as and when required ; 
(6 ) to exercise all such powers assigned under the Act ; 

(c ) to follow the directions given by the Government, from time to time, in consonance 
with the provisions of the Act ; 

( d ) to carry out scrutiny of the proposals received from inspecting officers . 
5. Association of persons with scrutiny committee.— ( 1) The scrutiny committee may take 
assistance of any person possessing special knowledge or experience for advising it or attending to 
any work on its behalf for the purpose of efficient performance of any of its functions under the Act. 

6. Duties of the Education Officers. — The Education Officer of the respective District shall 
submit the report of the functioning of the school to whom permission have been granted under 
the Act to the Government through Director, from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. S. TUNGAR , 
Deputy Secretary to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


शनिवार, एप्रिल २०, २०१३/ चैत्र ३० , शके १९ ३५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 


राष्ट्र स्वयं- अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२. 

क्रमांक स्वयंअ. २०१३ /( ६४/१३ )/माशि-१.-महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) छाननी समित्यांची रचना 
नियम , २०१३ याचा नियम ३ यासह महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( २०१३ चा महा. १) 
याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमान्वये 
नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्यासाठी अर्जदारास द्यावयाच्या परवानगीबाबत विचारविनिमय 
करण्यासाठी व राज्य शासनाकडे शिफारस करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्याकरिता खाली विनिर्दिष्ट केलेले अध्यक्ष व सदस्य यांचा अंतर्भाव 
असणारी छाननी समिती घटित करीत आहे. 


समितीची रचना 


( १ ) संबंधित विभागाचा विभागीय शिक्षण उप संचालक 


-अध्यक्ष 


-सदस्य 


-सदस्य 


( २ ) संबंधित जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) 
( ३) संबंधित जिल्ह्यासाठीच्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचा प्राचार्य 
( ४ ) संबंधित जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) 
( ५ ) संबंधित जिल्ह्याचा उप शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) 


-सदस्य 


-सदस्य - सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . शि . तुंगार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


eu 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated the 20th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SELF - FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION ) ACT, 2012 . 

No. SEF . 2013 /(64/13 )/SE-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 6 of the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation ) Act , 2012 
(Mah . I of 2013 ), read with rule 3 of the Maharashtra Self - financed Schools (Establishment and 
Regulation ) Constitution of the Scrutiny committees Rules, 2013 , the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the scrutiny committee for each District consisting of the Chairperson and 
members specified below , for considering and recommending to the State Government the 
permission to be granted to the applicants for establishing a new school or upgrading the 
existing school under the said Act. 


Composition of Committee 


Chairperson 


.. 


.. 


Member 
Member 


1. Divisional Deputy Director of the Education of the 

concerned region . 
2. Education Officer (Secodary ) of the concerned District 
3. Principal of the District Institute of Education and Training 

for the concerned District . 
4. Education Officer (Primary ) of the concerned District 
5. Deputy Education Officer ( Secondary ) of the 

concerned District . 


Member 
Member -Secretary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. S. TUNGAR , 
Deputy Secretary to Government. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


शनिवार, एप्रिल २०, २०१३/ चैत्र ३० , शके १९ ३५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २०१३ 

आदेश 
महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२. 

क्रमांक स्वयंअ. २०१३ / प्र.क्र . ७ ९ / १३ / माशि -१. - महाराष्ट्र स्वयं- अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( २०१३ 
चा महा. १) कलम ६, पोट-कलम ( १) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र 
शासन छाननी समितीचा अहवाल उक्त अधिनियमातील कलम ६, पोट-कलम (१ ) अन्वये दिनांक ९ मे २०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी राज्य शासनास 
सादर करण्याकरिता विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . शि . तुंगार , 


शासनाचे उप सचिव. 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 20th April 2013 


Order 


MAHARASHTRA SELF - FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION ) ACT, 2012 . 

No. SEF- 2013 / 79/ 13/ SE- 1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section 
( 1 ) of section 6 of the Maharashtra Self-financed Schools ( Establishment and Regulation) Act , 
2012 (Mah . I of 2013 ), for the academic year 2013-14 , the Government of Maharashtra hereby 
specifies that the scrutiny committee shall submit the report under sub -section ( 1) of section 6 of 
said Act to the State Government on or before the 9th May 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. S. TUNGAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


२५ 


. 


६० 


मंगळवार , एप्रिल २३, २०१३/ वैशाख ३ , शके १९ ३५ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , 

२०११ . 


“ 


" 


.. 


. 


b 


क्रमांक आरईएल . २०१२ / प्र.क्र . ११७ / ऊर्जा-१.- ज्याअर्थी, 

ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६ ) खालील परवानेधारक , 
मे . रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०११ च्या अधिनियम 
( २०११ चा महा. १२ ) ( यानंतर ज्यास सदर , २०११ अधिनियम 

असे संबोधण्यात आले आहे .) कलम २ च्या खंड ( ए ) च्या 
उपखंड ( दोन ) च्या अर्थानुसार अत्यावश्यक सेवा आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप - कलम ( १ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( दोन ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित केलेल्या शासन आदेश उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आरईएल 
२०१२/ प्र.क्र . ११७/ ऊर्जा-१, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ द्वारे ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग ४ - ब, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध 
झाले. ) महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ पासून सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाचा कालावधी पुढे सहा महिन्यांनी वाढविणे सार्वजनिक 
हितास्तव आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप - कलम ( ३ ) यासह कलम ( २ ) च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( २) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त परवानेधारकाच्या वीज पुरवठ्याच्या आस्थापनेमध्ये संप करण्यास केलेल्या 
प्रतिबंधाच्या कालावधीपुढे सहा महिन्यांनी वाढवित आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अविनाश सुभेदार , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2011. 

No. REL . 2012 / Cr. 117 / NRC - 1. — Whereas , the supply of electricity by the Reliance 
Infrastructure Limited , a licensee under the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ), is an essential 
service within themeaning of sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Act , 2011 (Mah . XII of 2011) hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , by Government Notification , Industries , Energy and Labour Departments No. REL 
2012/CR /NRG , 31st August 2012 published in the Maharashtra Government Gazette , Part IV - B , 
dated 31st August 2012 issued in exercise of the powers conferred by sub- sections ( 1 ) and ( 3) of 
section 4 read with sub - clause ( ii) of clasue ( a ) of section 2 of the said Act , the Government of 
Maharashtra prohibited the strike in the said established of the said essential service from the 
date of the publication in the Maharashtra Government Gazette and whereas , as provided by 
sub -section ( 3 ) of section 4 of the said Act, the said order shall remain in force for a period of six 
months ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is a satisfied that in the public interest it is 
necessary to extend the prohibition of strike in the establishment of supply of electricity in the 
said licensee, for a further period of six months. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 4 read with 
sub -clause ( ii ) of clause (a ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby 
extends the period of prohibition of strike in regard to the establishment of supply of electricity 
in the said licensee for a period of six months . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AVINASH SUBHEDAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


२७ 


. 


६१ 


गुरुवार, एप्रिल २५, २०१३/ वैशाख ५ , शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०१३. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे आणि सुधारणा ) अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक मुवक १५१३ / प्र.क्र . ५७ / कराधान-१. - महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे आणि सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ ( २०१३ 
चा महा . ८ ) च्या कलम १ च्या उप- कलम ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे असे 
नियत करीत आहे की , उपरोक्त अधिनियमातील कलमे २ ते १३ आणि कलम १५ , ही दिनांक १ मे २०१३ पासून अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 25th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA TAX LAWS ( LEVY AND AMENDMENT ) ACT, 2013. 

No. VAT 1513/ C.R. 57/ Taxation-1. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) 
of section 1 of the Maharashtra Tax Laws ( Levy and Amendment ) Act, 2013 ( Mah. VIII of 2013 ), 
the Government of Maharashtra hereby appoints the 1st May 2013 to be the date on which the 
provisions of sections 2 to 13 and section 15 of the said Act, shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


गुरुवार, एप्रिल २५, २०१३ / वैशाख ५, शके १९ ३५ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, गो . ते. रुग्णालय संकुल, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ एप्रिल २०१३. 


- 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११, 

एमईडी. १०१३ / प्र.क्र . ११६ /शिक्षण -२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय 
महाविद्यालयांमध्ये व रुग्णालयांमध्ये सेवा देणारे निवासी डॉक्टर ( कनिष्ठ निवासी-१, कनिष्ठ निवासी-२ व कनिष्ठ निवासी-३ आणि वरिष्ठ निवासी 
१, वरिष्ठ निवासी-२ व वरिष्ठ निवासी -३ ) दिनांक २३ एप्रिल २०१३ पासून संपावर गेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२) च्या कलम २ 
च्या खंड ( अ) च्या उपखंड ( तीन) अनुसार रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही 
सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे आणि म्हणून निवासी डॉक्टरांची सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ 
एक अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अत्यावश्यक सेवेतील संपास तात्काळ प्रभावाने मनाई करणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने इष्ट आहे, अशी राज्य शासनास 
खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करत राज्य शासन उक्त अत्यावश्यक 
सेवेतील संपास लोकहिताच्या दृष्टीने, हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, याद्वारे , मनाई करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ.मा. आत्राम 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


२ ९ 


. 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya , G. T. Hospital Complex, 9th Floor, Lokmanya Tilak Marg, 

Mumbai 400 001 , dated the 25th April 2013 . 


Order 
MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2011. 

No. MED . 1013/C.R . 116 /Education -2.- Whereas, the resident doctors (Junior Resident-1, 
Junior Resident- 2 , Junior Resident- 3 and Senior Resident- 1, Senior Resident- 2 , Senior Resident 
3) rendering services in the medical and dental colleges and hospitals of the State Government 
in the State of Maharashtra and the Municipal Corporation of Brihan Mumbai have gone on 
strike from the 23rd April 2013 ; 

And Whereas , as per the provisions of sub - clause (iii) of clause (a ) of section 2 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act , 2011 (Mah . XII of 2012), any service connected 
with the maintenance of public health including hospitals and dispensaries is an essential service 
for the purposes of said Act ; and , therefore, the service of the resident doctor is an essential 
service for the purposes of the said Act ; 

And whereas , the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to 
prohibit the strike in the said essential service with immediate effect ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (1) of section 4 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike in the said essential service 
in the public interest, with effect from the date of publication of this order in the Maharashtra 
Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


A. M. ATRAM , 
Deputy Secretary to the Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


शुक्रवार, एप्रिल २६, २०१३/ वैशाख ६, शके १९ ३५ 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th April 2013. 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2011. 

No. Petrol- 1313/ C.R . 110 /CS -24. — Whereas, Petrol/Diesel Transporters at Manmad Oil 
Installation of Bharat Petroleum Corporation Ltd. have threatened strike /agitation since 29th 
April 2013 for their various demands which will lead to disruption of supply and distribution of 
Petroleum Products such as Petrol, Disel etc. and will also cause great hardship and inconvenience 
to General Public at large during the period of the strike , BPCL Manmad Installation Supplying 
to twelve Revenue districts viz. Nashik , Dhule , Nandurbar , Ahmandnagar , Jalgaon , Aurangabad , 
Jalna , Parbhani, Hingoli , Nanded , Beed and Buldhana ; 

Whereas, for maintaining the supplies of Essential Commodities as defined in sub- section 
( % vii ) of section 2 of the Essential Commodities Act , 1955 ( X of 1955 ), as amended by the Essential 
Commodities (Amendment ) Act , 2006 (LIV of 2006 ) which came into force on 12th February 2007 
and for securing their equitable distribution and availability at sales outlets, it is necessary for 
the Government to declare the above acts of Transporters, dealers of Oil installation at Manmad , 
District Nashik as prejudicial to the supply , storage and distribution of Essential Commodities 
( petroleum products ) such as Petrol, Disel etc. and as an offence under the Essential Commodities 
Act, 1955 ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2011 read with Sub clauses (i) and ( ii) of clause 
(a ) of section 2 of the said Act — The Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary 
in the public interests so to do , hereby prohibits by Petrol/Diesel Transporters at Manmad Oil 
Installation of Bharat Petroleum Corporation Ltd. with immediate effect. 

“ Obstruction or interruption caused by any direct or. indirect means in the process or to a 
person engaged in the process of production , storage, transportation and sale of Petroleum and 
petroleum products such as Petrol, Diesel etc. notified as essential commodities by Government 
of India .” 

This order shall come into force from 29th April 2013, i.e. the day of strike of Transporters, 
Dealers of Oil Installation at Manmad , District Nashik , 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. B. Narayankar 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


३१ 


. 


६४ 


शुक्रवार, एप्रिल २६, २०१३ / वैशाख ६, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०१३ 


२ . 


- 


शुद्धिपत्र 
क्रमांक मुवक . १५१३/ प्र.क्र . ४६ / कराधान - १. - महाराष्ट्र शासन भाग चार - ब, असाधारण राजपत्र क्रमांक ३६, दिनांक ३० मार्च 
२०१३ मध्ये पृ. १ ते १० वर प्रसिध्द झालेल्या शासन अधिसूचना, वित्त विभाग 

१ . क्रमांक मुवक . १५१३/ प्र. क्र . ४६( १) /कराधान -१, दिनांक ३० मार्च २०१३ , 

क्रमांक मुवक. १५१३ / प्र. क्र . ४६( ३ ) / कराधान-१, दिनांक ३० मार्च २०१३, आणि 

३ . क्रमांक मुवक . १५१३ / प्र. क्र . ४६( ४ )/ कराधान-१, दिनांक ३० मार्च २०१३ , 
मध्ये , 
( १ ) पृष्ठ क्र . २ वरील 

( क ) ८ व्या आणि ९ व्या ओळी मध्ये, “ कालावधीसाठी विक्रीच्या कराचा दर १.१ टक्का इतका राहील " हे शब्द दाखल 
करण्यात येत आहेत या ऐवजी " कालावधीतील विक्री ” ; आणि स्तंभ ( ३ ) मध्ये “ १% ” या अंक आणि चिन्हा ऐवजी “ १.१ % 
हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहेत " असे वाचावे ; 

( ख ) १२ व्या ओळी मध्ये, “ कालावधीतील विक्रीच्या कराचा दर १.१ टक्का इतका राहील " या ऐवजी " कालावधीतील 
विक्री ; आणि स्तंभ ( ३ ) मध्ये “ १ % ” या अंक आणि चिन्हा ऐवजी “ १.१ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे . 
असे वाचावे ; 

( ग) १८ व्या ओळीमध्ये, “ सौंदर्य प्रसाधने , शाम्पू म्हणून वापरु शकणारी औषधी उत्पादने ” या ऐवजी “ सौंदर्य प्रसाधने ; 
शाम्पू, म्हणून वापरु शकणारी उत्पादने ” असे वाचावे. 
( २ ) पृष्ठ क्र . ६ वरील 

( क ) ७ व्या ओळीमध्ये, “ महाराष्ट्र शासन याद्वारे ” या ऐवजी “ महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून 
असे वाचावे. 
( ख ) १० व्या ओळीमध्ये “ असणाऱ्या कापडाच्या वस्तुंचे " या ऐवजी " असणा- या कापडाचे 

असे वाचावे. 


" 


" 


" 


- 


( ३ ) पृष्ठ क्र . ७ वरील 

( क ) ७ व्या ओळीमध्ये, “ महाराष्ट्र शासन याद्वारे ” या ऐवजी “ महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून 
असे वाचावे . 


" 


( ख ) १ ९ व्या ओळीमध्ये “ असलेले कापडाच्या " या ऐवजी “ असलेले विविध वस्त्रांचे आणि वस्त्रांपासून बनविलेल्या " 
असे वाचावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th April 2013 . 


CORRIGENDUM 


No. VAT. 1513 /CR.46 / Taxation - 1. — In the Government Notification of Finance Department, 

1 . No.VAT. 1513 / CR - 46 ( 1 ) / Taxation - 1 , dated the 30th March 2013 , 


2 . 


No.VAT. 1513 /CR - 46 ( 3 )/ Taxation - 1 , dated the 30th March 2013 , and 


3 . 


No.VAT . 1513 /CR - 46 ( 4 )/ Taxation - 1 , dated the 30th March 2013 , 


published at pages 1 to 10 , in Maharashtra Government Gazette , Part- IV - B , Extra ordinary No. 
36 , dated the 30th March 2013 , 


( 1 ) on page 3 


(a ) in line 38 , for “ 31st March 2014 , the rate of tax shall be 1.1. % " shall be substituted ,” 
read “ 31st March 2014 ” ; and in column ( 3), for the figure and sign “ 1 % ” the figures and sign 
“ 1.1 % ” shall be substituted .” ; 


(6 ) in line 41 , for “ 31st March 2014 , the rate of tax shall be 1.1. % " read “ 31st March 
2014 ” ; and in column ( 3 ), for the figure and sign “ 1 % ” the figures and sign “ 1.1 % ” shall be 
substituted . " . 


(2 ) on page 6– 


( a ) in line 28 , for " hereby amends” read “hereby amends with effect from the 1st April 


2013 " ; 


(b ) in line 33 , for “ Textile articles” read “ Fabrics” . 


( 3 ) on page 7— in line 37 , for " hereby amends” read “ hereby amends with effect from the 
1st April 2013 ”. 


(4 ) on page 8 % in line 7 , for “ Textile articles” read “Varieties of textile and textile 
articles” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGADIA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


३३ 


. 


६५ 


शनिवार , एप्रिल २७, २०१३ / वैशाख ७, शके १९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ एप्रिल २०१३ 

आदेश 


महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीए .- २०१३/ प्र. क्र .३३ /पंरा - १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४६ अ अन्वये, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना, जिल्हा 
निधीतून दिनांक १७ सप्टेंबर १९९ ४ पासून दरवर्षी सहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतका अतिथ्य भत्ता दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४६ ब अन्वये अध्यक्षांना दरवर्षी देय असलेला कमाल अतिथ्य भत्त्यात बदल करण्याचे राज्य 
शासनाला अधिकार प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी,निर्वाह खर्चात होणारी वाढ विचारात घेता तसेच संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा ) अधिनियम, १ ९९ २ मुळे जिल्हा परिषदेच्या 
कामात व जबाबदाऱ्यातही वाढ होण्याच्या दृष्टीने अध्यक्षांना दरवर्षी देय असलेला कमाल अतिथ्य भत्त्यात वाढ करणे शासनास इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४६ ब द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, जिल्हा 
परिषदेचे अध्यक्ष यांना दरवर्षी देय असलेला अतिथ्य भत्त्याची कमाल मर्यादा एप्रिल , २०१३ पासून रुपये बारा हजार करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, PWD Building, 25 Marzban Road , Fort , Mumbai 400 001 . 

Dated the 25th April 2013 


Order 


Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961. 

No.ZPA.- 2013/ C.R.- 33/ PR- 1. - Whereas , under section 46A of the Maharashtra Zilla Parishads 
and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter referred to as " the said Act" ), the 
President ofthe Zilla Parishad is paid , from the District Fund a sumptuary allowance not exceeding 
rupees six thousand per annum , with effect from the 17th September 1994 ; 

And whereas , section 46B of the said Act empowers the State Government to vary the ceiling 
on sumptuary allowance payable per annum to the President ; 

And whereas, in view of the increasing cost of living and also the increasing work and 
responsibilities of Zilla Parishads due to the Constitution ( Seventy -third Amendment ) Act , 1992, 
Government considers it expedient to increase the ceiling on sumptuary allowance payable per 
annum to the President. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 46B of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby increases , with effect from the April, 2013 the ceiling on 
sumptuary allowance payable to the President of Zilla Parishads to rupees twelve thousand per annum . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


. 


६६ 


सोमवार, एप्रिल २ ९ , २०१३ / वैशाख ९, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माणविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च २०१३ 


उक्त 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल ११०५ /प्र. क्र .२४८ / पुनर्बाधणी-१७/ गृनिभू . - ज्याअर्थी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ (१९ ७७ चा 
महा. २८ ) याच्या कलम ४१ च्या पोट-कलम ( १ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली आणि 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार -ब, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० ( असाधारण क्रमांक १६७ ) यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
शासकीय नोटीस, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक एडीएल ११०५ / प्र.क्र . २४८ / गृनिभू, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१० याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने , 
नोटिशीसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग- दोनमध्ये नमूद केलेल्या, वासनगाव , तालुका लातूर , जिल्हा लातूर येथील जमिनींच्या मालकांना व त्या 
जमिनींमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींना वासनगाव , जि . लातूर येथे क्षेत्रविकास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , 
मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यातील व्यक्तींकरिता गाळ्यांचे बांधकाम करण्याच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी का संपादित करण्यात येऊ 
नयेत याबाबत, उक्त नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत कारणे दाखवा, अशी नोटीस दिलेली होती 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नोटिशीच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकतींवर विचार केल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी संपादित न करण्याचे 
व उक्त नोटीस रद्द करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ ( १९ ७७ चा महा. २८ ) याच्या कलम ४१ च्या पोट -कलम ( १) आणि 
मुंबई सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९०४ (१९ ०४ चा १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे शासकीय नोटीस , गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक एडीएल ११०५ / प्र.क्र . २४८ / गृनिभू, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१० रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ - डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


३५ 


. 


६७ 


गुरुवार, मे २, २०१३ / वैशाख १२, शके १९ ३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० एप्रिल २०१३ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५. 

क्रमांक एम . डब्ल्यू . आर. आर. ए . २०० ९ / (१३ / ० ९) / जलसंपदा ( आस्था).- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण 
अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा.१८ ) याच्या कलम ११ चा खंड ( क ) आणि कलम २२ तसेच कलम ३० 

पोट - कलम 
(१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र शासन , उक्त कलम ३० च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे पूर्व प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील नियम करीत 
आहे : 

१. संक्षिप्त नाव . या नियमांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण , 
विवाद व अपिले आणि इतर बाबी ) नियम , २०१३ असे म्हणावे. 
२. व्याख्या. ( १) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) अधिनियम याचा अर्थ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ असा आहे ; 


6 


( ख ) “विशेष निमंत्रित याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) खंड ( घ ) अन्वये , प्राधिकरणाने 
नियुक्त केलेली एक व्यक्ती, असा आहे ; 
( ग ) विशिष्ट जलसंपत्ती प्रकल्पाच्या संबंधात “ पाणी टंचाई ” किंवा आपद्ग्रस्तता 

याचा अर्थ जेव्हा उपयुक्त 
साठ्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता ही दिनांक १५ ऑक्टोबर रोजी, त्या प्रकल्पाच्या संकल्पि उपयुक्त असलेल्या साठ्याच्या 
३३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल ती स्थिती असा आहे ; 


( २) या नियमांत वापरलेले आणि व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात जे अर्थ, नेमून देण्यात आलेले 
असतील तेच अर्थ असतील. 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


. 


३. विशेष निमंत्रित व्यक्तीच्या सेवेच्या शर्ती .- ( १ ) शासनाला, राज्यातील नदी - खोरे अभिकरणांशी विचारविनिमय 
केल्यानंतर , अभियांत्रिकी, शेती, पिण्याचे पाणी, उद्योग , कायदा , अर्थशास्त्र , वाणिज्य , वित्तव्यवस्था किंवा व्यवस्थापन यांच्याशी 
संबंधित पुरेसे ज्ञान , अनुभव असलेल्या आणि त्यासंबंधातील क्षमता शाबीत करणाऱ्या व्यक्तीची विशेष निमंत्रित म्हणून निवड 
व नियुक्ती करता येईल : 

परंतु , सत्तर वर्षे वय असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची, विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार नाही. 

( २) विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त होणारी व्यक्ती, नियुक्ती झाल्यावर , राज्य शासनातील आपल्या पदाचा राजीनामा 
देईल. 


( ३ ) विशेष निमंत्रित व्यक्तीची नियुक्ती, तीन वर्षांच्या निश्चित मुदतीसाठी किंवा वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत , यांपैकी जे 
आधी घडेल तेवढ्या कालावधीसाठी करण्यात येईल : 


परंतु , विशेष निमंत्रित व्यक्तीची पुनर्नियुक्ती करता येईल मात्र, लागोपाठच्या दोन मुदतींपेक्षा जास्त कालावधीकरिता करता 
येणार नाही . 


४ . 


विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असलेल्या व्यक्तींच्या नामनिर्देशनाची कार्यपद्धती. 
( १) प्रत्येक नदी- खोरे अभिकरण , शासनाकडून जेव्हा मागणी करण्यात येईल तेव्हा, प्रत्येकाला अभियांत्रिकी , शेती, पिण्याचे 
पाणी, उद्योग , कायदा, अर्थशास्त्र , वाणिज्य , वित्तव्यवस्था किंवा व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित पुरेसे ज्ञान, अनुभव असलेल्या 
आणि त्यासंबंधातील क्षमता शाबीत करणाऱ्या पाच व्यक्तींची शिफारस करील : 


५ . 


परंतु, अशा प्रकारे शिफारस केलेल्या व्यक्तींमधील किमान एक व्यक्ती ही महिला असेल . 

( २) राज्य शासन, धोरणात्मक निर्णय घेताना प्राधिकरणाला सहाय्य मिळावे या दृष्टीने, पाच विशेष निमंत्रित व्यक्तींची 
निवड आणि नियुक्ती करील, यामधील एक व्यक्ती ही , प्रत्येक नदी- खोरे अभिकरणाच्या अधिकारितेमधील असेल : 

परंतु , अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या विशेष निमंत्रित व्यक्तींपैकी किमान एक व्यक्ती ही महिला असेल . 

( ३ ) नियम ३ च्या पोट-नियम ( १ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींच्या प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक 
नसेल अशा विशेष निमंत्रित व्यक्तीची, नियुक्ती करण्यात येईल . 

विशेष निमंत्रित व्यक्तींची कार्ये व कर्तव्ये . —विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्ती , 
पुढील कार्ये करतील व पुढील कर्तव्ये पार पाडतील 

( क ) ज्या प्राधिकरणाच्या बैठकीला त्यांना निमंत्रण देण्यात येईल त्या बैठकीला उपस्थित राहणे 
( ख ) प्राधिकरणाच्या विचारार्थ धोरणात्मक बाबीवर सूचना देणे ; 

( ग ) प्राधिकरणाने निर्धारित केलेली प्रारुप नियमपुस्तिका , मार्गदर्शक तत्वे, धोरणात्मक कागदपत्रे, विविध निकष 
यांचे अवलोकन करणे आणि प्राधिकरण जेव्हा जेव्हा मागणी करील तेव्हा तेव्हा फेर बदल सूचवणे ; 

( घ ) प्राधिकरणाकडून जेव्हा जेव्हा मागणी करण्यात येईल तेव्हा तेव्हा, जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन या 
संबंधातील प्रश्नांवर , अशासकीय संघटना , हितसंबंधित व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करणे ; 

( ङ ) अध्यक्षाच्या इच्छेने राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील चर्चासत्रे किंवा परिषदा यांना उपस्थित राहणे . 

प्राधिकरणाच्या बैठकींसाठी विशेष निमंत्रित व्यक्तींना निमंत्रण.- अध्यक्षांकडून निश्चित करण्यात येतील 
अशा प्राधिकरणाच्या कोणत्याही किंवा सर्व बैठकींसाठी विशेष निमंत्रित व्यक्तींना निमंत्रण देण्यात येईल . तथापि , विशेष निमंत्रित 
व्यक्तींचा सल्ला प्राधिकरणावर बंधनकारक असणार नाही . 

विशेष निमंत्रित व्यक्तींचे मानधन व प्रवास भत्ता.-( १ ) विशेष निमंत्रित व्यक्ती, शासन वेळोवेळी, निश्चित 
करील अशा दराने , प्राधिकरणाच्या बैठकीस उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि प्राधिकरणाकरिता काम केल्याबद्दल मानधन मिळण्यास 
हक्कदार असेल. 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


३७ 


. 


( २ ) विशेष निमंत्रित व्यक्ती , प्राधिकरणाच्या कार्यालयात किंवा बैठकींना उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केल्यावर , 
प्राधिकरणाकडून, अशा उपस्थितीचा किंवा बैठकींचा त्याचप्रमाणे त्यांची कार्ये आणि कर्तव्ये यांच्या संबंधात अध्यक्षाच्या 
पूर्वमान्यतेने, भारतात त्यांनी अन्य कोणत्याही ठिकाणी भेट दिली असेल त्या त्यांच्या दौऱ्याचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
मिळण्यास हक्कदार असतील . प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता यांचे दर हे, राज्य शासनाच्या सचिवाला जे दर अनुज्ञेय असतील 
तेच दर असतील. 


८ . 


राजीनामा . -विशेष निमंत्रित व्यक्तीला, राज्य शासनाला एक महिना 


अगोदर नोटीस देऊन, राजीनामा देता 


येईल : 


९ . 


परंतु, राज्य शासनाला आवश्यक नोटिशीचा कालावधी सोडून देता येईल . 

विशेष निमंत्रितास काढून टाकणे.- नियम ३ मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, प्राधिकरणाच्या 
शिफारशीवरून, शासनास विशेष निमंत्रित व्यक्तीस पदावरून काढून टाकता येईल . 
१० . पाणी वापर हक्कांचे वाटप व संनियंत्रण . ( १ ) 

.- (१ ) कृषीविषयक सिंचनाच्या संबंधात एखाद्या पाणी वापर 
संघाच्या मंजूर पाणी वापर हक्काचे तपशील तयार करण्याकरिता, सर्वसाधारण वर्षामध्ये खरिप , रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ यामध्ये तरतूद केलेली कार्यपद्धती आणि प्राधिकरणाच्या 
तांत्रिक नियमपुस्तिकांमधील सविस्तर तपशील यांचे अनुसरन करण्यात येईल. 

स्पष्टीकरण. - कृषीविषयक सिंचनाच्या वापराचा जेथवर संबंध येतो तेथवर , ‘ पाण्याचे व्यक्तिगत हक्क या संज्ञेव्यतिरिक्त 
हक्क ही संज्ञा , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये आराखडा तयार करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रासह जी क्षेत्रे , सर्व संबंधित तरतुदींचे पालन करीत आहेत अशा क्षेत्रांनाच केवळ लागू होईल . 

( २) प्राधिकरण, प्रत्येक प्रकल्पासाठी सुरू करावयाच्या विनियामकांमार्फत पाणी वापर संस्थेच्या पाणी वापर हक्काची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण करील. 


( ३ ) प्राधिकरण , जलसंपदा विभागाशी विचारविनिमय करून , विनियमकांची नियुक्ती करील. अशा विनियमकांची मुदत 
त्याच अधिकारितेमध्ये तीन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही. 


( ४ ) पोट-नियम ( ३ ) अन्वये नियुक्त केलेले विनियामक , प्राधिकरण वेळोवेळीनिर्धारित करील अशी आपली कार्य करतील 
व आपली कर्तव्ये पार पाडतील . 


( ५ ) प्राधिकरणास , पाणी वापरकर्ता संघाचे सेवा पुरवठाकार विनियामक आणि प्रतिनिधी यांच्याकरिता प्रत्येक वर्षी , रब्बी 
हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राज्यात एका किंवा अनेक ठिकाणी ( वाल्मी ) सारख्या संघटनांच्या सहाय्याने, पाण्याच्या हक्कावरील 
कार्यशाळा आयोजित करता येतील . 

( ६ ) सिंचनेतर वापरांसाठी म्हणजेच घरगुती व औद्योगिक वापरांसाठी, प्राधिकरण , राज्य शासनाकडून जलसंपत्ती 
प्रकल्पामध्ये वापराच्या विविध प्रवर्गाला क्षेत्रीय वाटप केल्यानंतर , नदी खोरे अभिकरणांद्वारे पाण्याच्या हक्कांचे वितरण करण्याचे 
निकष निर्धारित करील. हे निकष सर्व जलसंपत्ती प्रकल्पांना लागू असतील . 

( ७ ) पोट -नियम ( ६ ) अन्वये सिंचनेतर वापरासाठीचे निकष हे, घरगुती वापराच्या पाण्याच्याबाबतीत , ग्रामीण आणि शहरी 
वापरकर्त्यांसाठी दरडोई वापराच्या प्रमाण मानकांवर आधारित असतील आणि उत्पादीत मालावर अवलंबून असणाऱ्या विविध 
प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांच्या बाबतीत राज्य शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे असतील . निकषामध्ये पाणी वापर क्षमतेचा प्रश्न 
अंतर्भूत असेल आणि वाटप केलेल्या पाण्यावर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी पाण्याच्या पुनर्प्रक्रियेस व पुनर्वापरास 
चालना देण्यात येईल. 

( ८ ) ( एक ) पाणी वापरकर्त्यांना विद्यमान मानकांच्या आधारे त्यांच्या उद्देशित ठिकाणी, म्हणजेच प्राप्य ठिकाणी भूजल , 
स्वतःचा पाणीपुरवठा आणि सरोवरे , पुनर्प्रक्रिया, वर्षा जलसंचयन ( रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), निःक्षारीकरण इत्यादीद्वारे उपलब्ध पाण्याचे 
प्रमाण यासारख्या इतर स्त्रोतामार्फत उपलब्ध पाण्याचा यथोचित विचार करून, आवश्यकता असलेली पाण्याची निव्वळ प्रमाण 
दर्शवून , पाण्याच्या मागणीसाठी अर्ज करता येईल . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


( दोन ) नदी- खोरे अभिकरण , प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करील आणि जलस्त्रोतांमधून प्राप्य ठिकाणी पाणी वाहून 
नेताना होणारी घट विचारात घेऊन निर्धारित केलेल्या मानकांच्या आधारे संबंधीत प्रकल्पाची किंवा जलसाठ्याची 

एकूण 

पाण्याची 
आवश्यकता ठरवील . 


( ९ ) सिंचनेतर प्रयोजनासाठीचे निकष ठरविताना, प्राधिकरण पाण्याशी संबंधित विभाग , पाणी उपयोगकर्ते , औद्योगिक 
विकास महामंडळे , महानगरपालिका , पाणी वापर संस्था आणि त्यांच्या हिताचे प्रतिनिधत्व करणारे नोंदणीकृत संघटना यांच्याशी 
विचारविनिमय करील . 


( १० ) प्राधिकरण , खरीप हंगामाच्या अखेरीस असलेल्या जलसाठाच्या स्थितीनुसार प्रत्येक वर्षामध्ये वापराच्या विविध 
प्रवर्गासाठी लागू असणाऱ्या पाणी हक्काची रुपरेखा ठरविण्यासाठी तपशीलवार कार्यपद्धती स्पष्ट करणारी तांत्रिक नियमपुस्तिका 
काढील . नियमपुस्तिकेत , मोजमापाच्या साधनांमध्ये पोचवणीशी संबंधित माप आधारसामग्री नोंदवण्यासाठी आकारमात्रतेचा 
अंतर्भाव असेल . 


११ . पाणीटंचाईमध्ये पाण्याची समन्यायी वाटप . ( १ ) प्राधिकरण , पाणी टंचाईच्या कालावधीत , विशेषतः 
जलस्त्रोत प्रकल्पस्तरामधील आणि जेथवर तांत्रिकदृष्टया व व्यवहारतः शक्य असेल तेथवर उप खोरे व खोरे स्तरामधील उपलब्ध 
पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे निर्धारण करील. 


( २) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, विशिष्ट पाणी स्त्रोत प्रकल्पामध्ये उपलब्ध उपयुक्त पाण्याचा साठा पिण्याच्या पाण्याची 
गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा नसेल तर , प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या मोठया किंवा मध्यम जलसंपदा प्रकल्पांमधून पाणी 
सोडण्याबाबत प्राधिकरणाद्वारे विचार करण्यात यावा : 


परंतु , फक्त जर , 

( एक ) अशा प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्णपणे भागवल्या जात 
असतील तर ; आणि 


( दोन ) अशारीतीने पाणी सोडणे हे तांत्रिकदृष्टया आणि व्यवहारतः शक्य असेल तर , अशारीतीने पाणी सोडण्याचा 
विचार करण्यात येईल . 


( ३ ) पोट-नियम ( २ ) अन्वये पाणी सोडण्याचे नियोजन करतेवेळी , बाष्पीभवन व वहन घट हिशेबात घेतली जाईल . 
संबंधीत नदी खोरे अभिकरण प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्यासाठीची कार्यचालन पद्धत विनिर्दिष्ट 
करील . 


~ 


( ४ ) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, जलसंपदा प्रकल्पांमधून पिण्याच्या पाण्याच्या आवश्यकतेची पूर्ती केल्यानंतर, उर्वरित 
पाण्याचे संविभाजन , नदी खोरे अभिकरणाद्वारे ठरविण्यात येईल . 

१२. राज्य जल मंडळ -( १) राज्य जल मंडळाच्या बैठका, अध्यक्षाकडून ठरविण्यात येईल अशा दिनांकास घेण्यात 
येतील . मंडळाचा सदस्य सचिव अध्यक्षाच्या निदेशावरून बैठकांची सूचना निर्गमित करील . 

( २) प्रत्येक बैठकीपूर्वी किमान चौदा दिवस, बैठकीचे ठिकाण, दिनांक व वेळ विनिर्दिष्ट करणारी बैठकीची सूचना , 
मंडळाच्या सर्व सदस्यांना , मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या त्यांच्या संबंधित पत्त्यांवर पोष्टाने किंवा हातबटवडयाने किंवा ई-मेलने 
पाठविण्यात येईल . 


( ३ ) अशा बैठकीसाठीची गणसंख्या सहा इतकी असेल आणि कोणत्याही बदली व्यक्तीस परवानगी दिली जाणार नाही. 


( ४ ) बैठकीसाठी नेमून दिलेल्या वेळेपासून पंधरा मिनिटांच्या आत जर गणसंख्येइतके सदस्य उपस्थित नसतील तर , बैठक 
पुढील दिनांकापर्यंत स्थगित करण्यात येईल . स्थगित केलेल्या बैठकीसाठी, दोन दिवस अगोदर नोटीस सर्व सदस्यांना देण्यात 
येईल आणि अशारीतीने बोलावलेल्या बैठकीसाठी गणसंख्या आवश्यक असेल. 


( ५ ) प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान अध्यक्ष भूषवील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


३ ९ 


. 


( ६ ) मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीच्या कामकाजाचे कार्यवृत्त हे लिखित आणि सदस्य - सचिव व अध्यक्ष यांनी स्वाक्षरी केलेले 
असेल . सदस्य- सचिव , मंडळाच्या पुढील बैठकीमध्ये कार्यवृत्ताचे वाचन करील आणि ते एकतर सुधारणेसहीत किंवा सुधारणेशिवाय 
कायम करता येईल . 


( ७) पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अध्यक्ष सर्व बैठकांचे विनियमन करील आणि कार्यपद्धतीच्या सर्व बाबींच्या बाबतीत त्याचेनियमन 
अंतिम असेल . 


१३. राज्य जल परिषद.- ( १ ) राज्य जल परिषदेच्या बैठका अध्यक्ष ठरवील त्याप्रमाणे , घेण्यात येतील . परिषदेचा 
सदस्य- सचिव अध्यक्षाच्या निदेशावरून बैठकांची सूचना निर्गमित करील. 

( २ ) प्रत्येक बैठकीच्या किमान चौदा दिवस आधी बैठकीचे ठिकाण , दिनांक व वेळ विनिर्दिष्ट करणारी बैठकीची सूचना , 
परिषदेच्या सर्व सदस्यांना , परिषदेकडे नोंदणी केलेल्या त्यांच्या संबंधित पत्त्यावर टपालाने किंवा हातबटवडयाने किंवा ई- मेलने 
पाठवण्यात येईल . 


( ३ ) अशा बैठकीसाठीची गणसंख्या नऊ इतकी असेल आणि कोणत्याही बदली व्यक्तीस परवानगी दिली जाणार नाही . 


( ४ ) बैठकीसाठी नेमून दिलेल्या वेळेपासून पंधरा मिनिटांच्या आत जर गणसंख्येइतके सदस्य उपस्थित नसतील तर , बैठक 
पुढील दिनांकापर्यंत स्थगित करण्यात येईल . स्थगित केलेल्या बैठकीसाठी, सर्व सदस्यांना दोन दिवसांची सूचना देण्यात येईल 
आणि अशारीतीने बोलावलेल्या बैठकीसाठी गणपूर्ती आवश्यक असेल . 

( ५ ) प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान अध्यक्ष भूषवील . 

( ६ ) बैठकीमध्ये सादर केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर हाताने दर्शवून निर्णय घेतला जाईल आणि मते समान होतील त्याबाबतीत , 
अध्यक्षास दुसरे किंवा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल. 

( ७ ) कोणत्याही बैठकीमध्ये, अध्यक्ष घोषणा करील की ठराव संमत करण्यात आला आहे किंवा विशेष बहुमताने संमत 
करण्यात आला आहे आणि कार्यवृत्त पुस्तकातील त्या स्वरूपाची नोंद ही , वस्तुस्थितीचा निर्णायक पुरावा असेल. 

( ८ ) पोट -नियम ( ६) मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक सदस्यास , सदस्य - सचिवाव्यतिरिक्त एक 
मत असेल . 


( ९) राज्य जल मंडळाने सादर केलेल्या राज्य जल योजना मसुद्यातील फेरबदलासह किंवा फेरबदलाशिवाय परिषदेने 
मान्यता दिलेली एकात्मिक राज्य जल योजना , सदस्यांमध्ये वितरीत करण्यात येईल. 

(१० ) पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे , अध्यक्ष सर्व बैठकांचे विनियमन करील आणि कार्यपद्धतीच्या सर्व बाबींच्या बाबतीत त्यांचे 
नियमन अंतिम असेल . 


१४ . 


प्राधिकरणाचा अर्थसंकल्प.- प्राधिकरण , आपल्या अंदाजित जमा रकमा व खर्च दर्शविणारा पुढील वित्तिय 
वर्षासाठीचा आपला अर्थसंकल्प , नमुना क मध्ये तयार करील आणि तो प्रत्येक वर्षी १ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर 


करील . 


१५. प्राधिकरणाचे लेखे.- (१ ) प्राधिकरण , योग्य लेखे व संबंद्ध अभिलेखे ठेवील आणि खाली उल्लेखिल्याप्रमाणे 
लेख्यांचे वार्षिक विवरणपत्र तयार करील : 


( क ) लेखे ठेवणे- प्राधिकरणाचे लेखे शासकीय आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या 
शासकीय लेखांकन नियम , १ ९९ ० मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे वाणिज्यिक लेखांकन तत्वानुसार ठेवण्यात येतील . 

( ख ) लेखा पुस्तके- प्राधिकरण , पुढील प्रारंभिक लेखापुस्तके ठेवील . 


( एक ) बँक किंवा धनादेश यामार्फत केलेला जमा व प्रदान व्यवहार नोंदवण्यासाठी रोकडवही ; 


( दोन ) रोखीने केलेला जमा व प्रदान व्यवहार नोंदवण्यासाठी किरकोळ रोकडवही 


• 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


( तीन ) चुकीच्या नोंदी नोंदवण्यासाठी रोजकीर्द नोंदवही आणि एकतर नियमपुस्तिकेतील नमुन्यामध्ये किंवा 
इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यामध्ये अर्थसंकल्पीय शीर्षनिहाय खर्च नोंदवण्यासाठी खातेवही 

परंतु , प्राधिकरणाला, खर्च व इतर व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रारंभिक लेखापुस्तकांना अनुपूर्ती 
करण्यासाठी योग्य वाटतील अशा विविध अतिरिक्त नोंदवहया ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असेल . 


( ग ) जमा रकमा 


( एक ) प्राधिकरणाचा सचिव किंवा, यथास्थिती, आहरण व संवितरण अधिकारी , प्राधिकरणाला प्राप्त झालेल्या 
पैशाची, नमुना ख मध्ये, पैसे देणाऱ्याच्या नावे पावती देईल . 

( दोन ) नियम १५ (१ ) ( ख ) ( एक ) मध्ये उल्लेखिल्याप्रमाणे संबंधित पुस्तके किंवा लेखा नोंदवहया यामध्ये 
जमा व्यवहारांची नोंद करण्यात येईल . 


( घ ) प्रदाने 


( एक ) पाच हजार रुपयांहून अधिक असणारी सर्व प्रदाने ही फक्त खाते आदाता धनादेशाद्वारे करण्यात येतीलः 


परंतु , अपवादात्मक प्रकरणात अध्यक्षास , त्याची कारणे नोंदवून , रोखीने प्रदानास परवानगी देता येईल . 


( दोन ) वर्ग - तीन आणि वर्ग - चार मधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे प्रदान एकतर धनादेशाने किंवा यथास्थितीत , 
रोखीने करण्यात येईल . 


( तीन ) वेतनाच्या व्यवहारांची नोंद , नियम १५ ( १) ( ख ) ( एक ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधीत लेखा 
पुस्तकांमध्ये किंवा नोंदवहयांमध्ये करण्यात येईल . 

( ङ ) देयकांची पूर्वलेखापरीक्षा.- वेतनासाठी सादर केलेल्या सर्व देयकांची, प्राधिकरणाच्या लेखा अधिकाऱ्याकडून 
पूर्व लेखापरीक्षा करण्यात येईल . निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी , पूर्वलेखापरीक्षेत व्यक्त केलेली मते 
संबंधीत विभागाकडे सादर करण्यात येतील , लेख्यांची तपासणी करण्यासाठी व त्यांना अंतिम रुप देण्यासाठी, प्राधिकरणाला , 
अंतर्गत लेखापरीक्षा करण्याकरिता वर्षातून एकदा लेखापरीक्षकाची नेमणूक करता येईल. 


( च ) वार्षिक लेखे : - प्राधिकरण हे, खालीलप्रमाणे प्राधिकरणाचे वार्षिक लेखे तयार करील : 


( एक ) नमुना - ग मध्ये , प्रत्येक वित्तीय वर्षातील जमा व प्रदान रकमांचे विवरण . 


( दोन ) नमुना - घ मध्ये , प्रत्येक वित्तीय वर्षातील उत्पन्न व खर्च यांचे विवरण . 


( तीन ) नमुना - ङ मध्ये, प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ताळेबंद . 
( छ ) वार्षिक लेखे तयार करण्यासाठी वेळापत्रक . - वरील खंड ( च ) मध्ये नमूद केलेले वार्षिक लेखे, वित्तीय 
वर्ष संपल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत तयार करण्यात येतील आणि ते, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे 
सादर करण्यात येतील . 


( ज ) लेखापरीक्षा अहवालांचा पाठपुरावा . - प्राधिकरणाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करीत असताना , लेखापरीक्षकाला 
आवश्यक असलेली व त्यात उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंबधातील सर्व माहिती तत्परतेने देण्यात येईल . अहवालाचा मसुदा 
मिळाल्यावर , त्याची उत्तरे प्राधिकरणाला तत्परतेने सादर करण्यात येतील आणि प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतर , 
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सादर करण्यात येतील. 


( २ ) प्राधिकरण , आपल्या वार्षिक अहवालासोबत , लेखापरीक्षा अहवालासह , भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी 
किंवा या संदर्भात त्यांच्याकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने प्रमाणित केलेले प्राधिकरणाचे वार्षिक 
लेखे जोडील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


४१ 


. 


१६ . प्राधिकरणाचा वार्षिक अहवाल. ( एक ) प्राधिकरण, मागील वर्षातील आपल्या कामांची संक्षिप्त माहिती 
देऊन प्रत्येक वित्तीय वर्षी एक वार्षिक अहवाल तयार करील. अशा प्रकारे तयार केलेला वार्षिक अहवाल , राज्य शासनाकडे, 
पुढील वर्षाच्या ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्यात येईल . 

( २ ) प्राधिकरणाच्या वार्षिक अहवालात पुढील बाबींचा समावेश असेल . 


( एक ) 


प्रास्ताविक 


( दोन ) 


प्राधिकरणाची उद्दिष्टे ; 


( तीन ) संघटनात्मक संरचना; 


( चार ) पदावधी पूर्ण होणे, सेवानिवृत्ती, राजीनामा इत्यादींमुळे नवीन नियुक्त्या करणे आणि पदावरून दूर करणे; 


( पाच ) 


आयोजित केलेल्या बैठकी व कार्यशाळा; 


( सहा ) 


वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल ; 


( सात ) 


हक्क देण्यात केलेली प्रगती ; 


( आठ ) 


विविध प्रकारच्या वापरासाठी पाणीपट्टी ठरविताना केलेली प्रगती; 


( नऊ ) 


आंतरराज्य जलसंपदा संविभाजनाचे प्रशासन व व्यवस्थापन या अंतर्गत केलेली कार्यवाही; 


( दहा ) 


वर्षभरात निपटारा झालेले जलसंपदा प्रकल्प ; 


( अकरा ) पाणीवापर संस्थांच्या हक्काविषयीचे संनियंत्रण अहवाल; 


( बारा ) वर्षभरात हक्कात झालेले फेरबदल; 


( तेरा) हक्कांची खरेदी -विक्री; 


( चौदा ) हक्कांचे कायमस्वरूपी हस्तांतरण; 


(पंधरा ) पाणी टंचाईच्या संबंधात केलेली कार्यवाही; 


( सोळा ) प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय , निदेश व आदेश यांसह विवादासंबंधातील ठराव ; 


( सतरा ) 


पाण्याच्या परिणामकारक वापरास चालना देण्यासाठी प्रस्तावित असलेली कार्यवाही ; 


( अठरा ) 


राज्य पाणी हक्कविषयक आधारसामग्री ; 


( एकोणीस ) सर्वसमावेशक जल हवामानविषयक माहिती आधारसामग्री ; 
( वीस ) राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेची स्थिती आणि तिच्यात सुधारणा करण्यासाठी केलेली कार्यवाही; 
( एकवीस ) भौतिक व आर्थिक अनुशेष ; 


( बावीस) प्राधिकरणाची प्रकाशने; 


- 


( तेवीस ) प्राधिकरणाची इतर महत्त्वपूर्ण कार्ये. 
१७ . विवाद व अपीले .. ( १) ( क ) राज्य शासनाला , सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , प्रत्येक नदी खोरे 
अभिकरणासाठी, विनिर्दिष्ट संस्थेतील पाणीवापर संस्था, वितरिकास्तरीय संस्था, कालवास्तरीय संस्था व प्रकल्पस्तरीय संस्था 
प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे नेमून देऊन त्यांची नियुक्ती करता येईल आणि अधिनियमांन्वये पाण्याचे हक्क देण्याच्या 
किंवा सुपूर्द करण्याच्या संबंधातील विवाद मिटविण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत करता येईल . अशा प्राथमिक विवाद निवारण 
अधिकाऱ्याचा दर्जा खाली नमूद केल्याप्रमाणे असेल. 


भाग चार - ब -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


. 


सिंचन हक्क 


पाणीवापर संस्था : 


उप विभागीय अधिकारी किंवा 
उप विभागीय अभियंता किंवा सहायक अभियंता श्रेणी ( १ ) 
किंवा सहायक कार्यकारी अभियंता . 


वितरिकास्तरीय संस्था : 


कार्यकारी अभियंता 


कालवास्तरीय संस्था : 


अधीक्षक अभियंता 


प्रकल्पस्तरीय संस्था : 


मुख्य अभियंता 


सिंचनेतर 


हक्क 


मोठे प्रकल्प : 


मुख्य अभियंता 


मध्यम प्रकल्प : 


अधीक्षक अभियंता 


लघु प्रकल्प : 


कार्यकारी अभियंता : 


परंतु , पाणीवापर संस्थांच्या नियामकाव्यतिरिक्त अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अभियंता हा ज्या प्रकल्पाच्या संबंधात विवाद 
उद्भवलेला असेल त्या प्रकल्पाशी संबंधित असणार नाही : 

परंतु आणखी असे की , सेवेत असलेले अभियंते कोणत्याही नदी- खोरे अभिकरणाच्या सर्व पाणीवापर संस्थांना नियंत्रित 
करण्यास पुरेसे नाहीत , असे दिसून आल्यास , राज्य शासन, ज्यांनी यात पुढे दिलेल्या पोट -नियम ( ख ) ते ( ग ) नुसार तयार 
केलेल्या नामिकेवरील समतुल्य पद धारण केलेले असेल अशा सेवानिवृत्त अभियंत्यांची प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करू शकेल. 

( ख ) राज्य शासन , विवाद निवारण अधिकारी म्हणून काम करण्याची इच्छा असलेल्या सेवानिवृत्त अभियंत्यांची एक 
नामिका तयार करील. अशी यादी विभागाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल , आणि या नियमाच्या पोट -नियम ( क ) अन्वये 
तक्त्यामध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे या नामिकेवर असलेल्या किंवा सेवेत असलेल्या अभियंत्यांची प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल . या नामिकेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येईल . 

( ग ) प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे आदेश विभागाच्या वेबसाईटवर टाकून जलसंपदा विभागाद्वारे 
विस्तृतपणे प्रसिद्धी देण्यात येईल आणि तसेच संबंधित पाणीवापर संघ व पाणीवापर संस्था यांना कळविण्यात येईल . 

( २ ) ( क ) सिंचन हक्कासाठी , पाणीवापर संस्था ही , 


( एक ) शेतकरी अधिनियम, २००५ किंवा प्राधिकरणाची तांत्रिक नियमपुस्तिका याद्वारे , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे 
व्यवस्थापन या अन्वये तयार केलेल्या विहित कार्यपद्धतीनुसार मंजुरी किंवा अनुज्ञेय हक्क यांची परिगणना करण्यात 
आली नसेल . 


( दोन ) संबंधित आवर्तन किंवा त्या आवर्तनाच्या अनुज्ञेय हक्कापैकी प्रत्यक्ष मागणी केलेल्या प्रमाणाच्या नियोजित 
प्रमाणाच्या पंच्याऐंशी टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल एवढे पुरवठादाराने सेवेद्वारे कोणत्याही आवर्तनामध्ये प्रत्यक्ष घनमापन 
पद्धतीने पाणीपुरवठा केला नसेल . 

( तीन ) रब्बी हंगामामधील किंवा उन्हाळ्याच्या हंगामामधील प्रत्यक्ष एकूण घनमापन पद्धतीने पुरवठा करण्यात 
येणारे पाणी हे, त्या हंगामासाठी असलेल्या अनुज्ञेय हक्काच्या पंच्याहत्तर टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल. या दाव्यासाठी पाणी 
वापर संस्था प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यासमोर विनंती अर्ज दाखल करू शकेल . 


( ख ) बिगर सिंचनाच्या हक्कासाठी, पाणीवापर संस्था जर , मंजुरीच्या किंवा अनुज्ञेय हक्काच्या नव्वद टक्क्यांपेक्षा कमी 
पाणीपुरवठा केला किंवा निकषानुसार विहित प्रमाणात पुरवठादाराने कमी किंवा अधिक प्रमाणात सोडलेल्या पाण्यावर दंडाची 
रक्कम वसूल केली तर, प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांच्याकडे विनंती- अर्ज दाखल करील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


. 


( ग ) पाणीवापर संस्थेने मंजुरीसाठी किंवा अनुज्ञेय हक्काच्या पुनर्तपासणासाठी दाखल करावयाचे विनंती- अर्ज 
नमुना- च मध्ये असेल . असे अनुज्ञेय हक्काचे प्रतिज्ञापन सात दिवसांच्या आत सादर करावे लागेल . 

( घ ) नमुना- चमधील पाणीवापर संस्थेकडून विनंती- अर्ज मिळाल्यावर , प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी विनंती- अर्ज 
मिळाल्याच्या तीन दिवसांच्या आत पुरवठादाराच्या सेवेसंबंधात चर्चा करण्यासाठी बोलवू शकतील . 
( ड .) सेवा 

पुरवठादार विनंती - अर्ज मिळाल्याच्या चार दिवसांच्या आत उत्तर देईल . विनंती- अर्जाच्या निर्णयातून , सेवा 
पुरवठादार प्राधिकरणातील संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्याचे प्रयत्न करील. जर आवश्यक असल्यास. 

( च ) हक्कादारीमधील कोणतीही दुरुस्ती आवश्यक असल्याची दिसून आली तर , प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी, 
सेवा पुरवठादारमार्फत उत्तर मिळाल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत पाणीवापर संस्थाच्या हक्काच्या पुनरीक्षणाविषयी सेवा 
पुरवठादाराला सूचना देईल . 

छ ) लागू असणारे हक्कदारीच्या देण्यातील तुटीकरीता पाणीवापर संस्थाद्वारे करावयाचा विनंती- अर्ज नमुना- छ मध्ये 


असेल . 


( ज ) लागू असणारे हक्क देण्यासंबंधीच्या विवादाकरिता, आवर्तन अनुसूचीच्या प्रारंभी , अगोदर घेण्यात आलेल्या संयुक्त 
सभेच्या कार्यवृत्तामध्ये सेवा पुरवठादाराला अगोदर घालून दिलेल्या अटीअनुसार , प्रती आवर्तनास आवश्यकतेनुसार दिनांक 
व ठरीव प्रमाणांसह एकूण आवर्तनामध्ये समाविष्ट असलेल्या लागू असणाऱ्या हक्कावर सोडतीकरिता पाणीवापर संस्थांनी 
कार्यक्रम ठेवायला हवा. या वादप्रश्नावर प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यामार्फत अन्यथा कोणताही विनंती- अर्ज स्वीकारला 
जाणार नाही . 


( झ ) नमुना - च मधील विनंती - अर्ज आवर्तन पूर्ण झाल्यावर तीन दिवसांत दाखल करण्यात यावा. या अर्जासह रु.१०० 
इतके शुल्क रोखीने जमा करावे किंवा संबंधित कार्यकारी अभियंत्याच्या नावाने धनादेश काढून जमा करावे. 
( त्र ) विनंती- अर्ज दाखल झाल्यावर प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी पुढील वेळापत्रकाचे अनुसरन करेल: 

( एक ) विनंती - अर्जाची प्रत सेवा पुरवठादाराला तसेच संबंधित विनियामकाला लगतनंतरच्या दिवसाच्यापूर्वी अग्रेषित 
करील . 


( दोन ) सेवा पुरवठादार व विनियामक यांच्यामार्फत सहा दिवसांत त्यांचे मत जाणून घेईल. सेवा पुरवठादारामार्फत 
कोणत्याही ठाम विधानाच्या पुष्टीदाखल प्रमाणी नोंदवहीतून उताऱ्यातील प्रती जोडण्यात याव्या. विनियामकाच्या उत्तरामध्ये, 
त्याच्या तपासणीच्या दिनांकाचा तपशील , त्याच्या तपासणीचे अभिलेख व सेवा पुरवठादाराला देण्यात आलेली कोणतीही 
गुलाबी स्लीप यांचा समावेश असेल . 

( तीन ) जागेची तपासणी पूर्ण करणे आणि विनंती- अर्जाचा अभ्यास करणे व दोन दिवसांत उत्तर देणे. 

( चार ) एकतर ते फेटाळून किंवा पुढच्या आवर्तनात किंवा नंतरच्या आवर्तनात सेवा पुरवठादारामार्फत अतिरिक्त 
पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश देऊन दोन दिवसांत विनंती- अर्जावरील आदेश निर्गमित करेल . 

( ट ) प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्याचे आदेश मिळाल्यावर , पाणीवापर संस्था , तीन दिवसांत सेवा पुरवठादाराला 
आवश्यकतेनुसार सुधारित आवर्तनपद्धतीबाबत सूचना देईल . 

( ठ ) जर कार्य पार पाडतेवेळी शक्य झाल्यास नंतरच्या रब्बी आवर्तनात किंवा उन्हाळी आवर्तनात हक्क असताना 
तुटीच्या वेळी पाणीवापर संस्थेला समायोजन करण्याचे अधिकार राहतील . 

( ड ) प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी पुरवठ्यामधील कोणत्याही तुटीकरिता रोख भरपाईसाठी पाणीवापर संस्थांमार्फत 
केलेला कोणताही दावा विचारार्थ घेणार नाही . 


. 


( ढ ) तुटीकरिता करावयाचे समायोजन त्याच सिंचनवर्षात करण्यात येईल, म्हणजेच, रब्बी किंवा उन्हाळी हंगामातील 
तूट रब्बी हंगामात आणि उन्हाळी हंगामातील तूट उन्हाळी हंगामात भरून काढण्यात येईल . कोणतेही समायोजन पुढील सिंचन 
वर्षात करण्यात येणार नाही . 


भाग चार- ब -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


( ण ) लागू असणारे हक्क भागिदारीच्या देण्याविषयीचा विनंती अर्ज, सेवा पुरवठादाराच्या नियंत्रण क्षमतेच्या बाहेरील 
असल्याच्या कारणांमुळे तोपर्यंत विचारार्थ घेण्यात येणार नाही. जोपर्यंत प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी हा त्या जागेवर 
भेट देऊन लावण्यात आलेल्या आरोपांची पडताळणी करण्याच्या स्थितीत नसेल . 


( त ) योग्य मानण्यात आलेली कार्यवाही करण्याकरिता लागू असणारे हक्क देण्यास सेवा पुरवठादाराच्या वतीने कोणताही 
बुद्धिपुरस्सर निष्काळजीपणा झाला असल्याचे लक्षात आल्यावर प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी सेवा पुरवठादाराशी संबधित 
असलेल्या नियंत्रक अधिकाऱ्याला वेगळा अहवाल देईल . 


( थ ) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती , योग्य त्या फेरफारांसह , प्राथमिक विवाद निवारण 
अधिकाऱ्याने घेतलेल्या सुनावणीसंबंधात लागू होईल . 

( द ) आवर्तननिहाय कमतरतेच्या संबंधातील विवादाच्या बाबतीत , प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम व 
बंधनकारक असेल. 


( ३) ( क ) पाणी वापर संघ किंवा पाणी वापर संस्था यांना , प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध , त्याचा आदेश 
मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल . 


परंतु , साठ दिवसांच्या उक्त कालावधीत अपील दाखल न करण्यासाठी व्यथित झालेल्या व्यक्तीकडे पुरेसे कारण होते याबाबत प्राधिकरणाची 
खात्री पटली तर, प्राधिकरणाला साठ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल . 


परंतु, आणखी असे की , रोखीने नुकसानभरपाई देण्यासाठीचा आदेश , अपीलास अपात्र असेल. 


( ख ) प्राधिकरणाकडे करावयाचा अर्ज हा , महाराष्ट्र जलसंपदा विनियामक प्राधिकरण कामकाज चालविण्याबाबतचे विनियम , २०१३ यामध्ये 
दिलेल्या नमुन्यात असेल . 


( ग ) महाराष्ट्र जलसंपदा विनियामक प्राधिकरण कामकाज चालविण्याबाबतचेविनियम, २०१३ या अन्वये प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात 
असे शुल्क 

अर्जासोबत असेल . 


येईल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


४५ 


. 


नमुना- क 


प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पाचा नमुना 


[ नियम १४ पहा ] 


महाराष्ट्र 

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , मुंबई 


वर्ष : 


(रुपये लाखांत ) 


अनु 


शीर्ष । 


एप्रिल 


मे 


जून जुलै 


ऑगस्ट | सप्टें . 

सप्टें . ऑक्टो . नोव्हें . 


डिसें . 


जाने. फेब्रु . | मार्च | एकूण 


क्रमांक 


उपशीर्ष 


( १ ) 


( २ ) । ( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) । ( ८ ) 


( ९ ) 


(१० ) । (११ ) 


( १२ ) ( १३ ) (१४ ), ( १५ ) | ( १६ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


एकूण बेरीज 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


नमुना- ख 


पावतीचा नमुना 


[ नियम १५ ( १)( ग )( एक ) पहा ] 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 


पावती क्र . 


दिनांक : 


मे ./ श्री . / श्रीमती 


यांजकडून रुपये 


( रुपये 


अक्षरात) 


याकरिता धनादेशाद्वारे / रोखीने / दर्शनी धनाकर्षाद्वारे/ प्रदानादेशाद्वारे मिळाले. 


लेखा अधिकारी / कक्ष अधिकारी 


( टीप. - पावती, धनादेश / दर्शनी धनाकर्ष/ प्रदानादेश यांच्या वसुलीच्या अधीन राहून ग्राह्य आहे.) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


४७ 


. 


नमुना - ग 


जमा व प्रदान यांचा नमुना 


[ नियम १५ ( १)( च )( एक ) पहा ] 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , मुंबई 


वित्तीय वर्ष १ एप्रिल 


" ते ३१ मार्च 


जमा 


प्रदान 


१ एप्रिल. 


.रोजीची प्रारंभिक शिल्लक | रु . 


वेतन व भत्ते 


वर्षभरातील जमा 


रु . 


प्रवास खर्च 


रु . 


कार्यालयीन खर्च 


रु . 


व्यावसायिक शुल्क 


रु . 


भाडे, दर व कर 


रु . 


प्रकाशने 


जाहिरात व प्रसिद्धी 


रु . 


करमणूक 


रु . 


व्याज / बँक आकार 


रु . 


निवृत्तीवेतन / उपदान 


रु . 


संगणक खर्च 


रु . 


दुरुस्ती व देखभाल 


रु . 


इतर खर्च 


रु . 


भांडवली खर्च 


रु . 


वर्षभरात जमा झालेली एकूण रक्कम 


वर्षभरात खर्च झालेली एकूण रक्कम 


रु . 


३१ मार्च. 


.रोजीची अखेरची शिल्लक 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


नमुना- घ 
उत्पन्न व खर्चाचा नमुना 

[ नियम १५ ( १)( च )( दोन ) पहा ] 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 


वित्तीय वर्ष १ एप्रिल 


ते ३१ मार्च 


खर्च 


उत्पन्न 


रुपये 


रुपये 


वित्तीय वर्षात ज्या लेखा शीर्षाखाली 
खर्च करण्यात आला आहे ते लेखाशीर्ष 


वित्तीय वर्षात ज्या लेखा शीर्षाखाली 
रक्कम प्राप्त झाली ते लेखाशीर्ष 


शिल्लक रक्कम ताळेबंदात घेतली 


रुपये 


शिल्लक रक्कम ताळेबंदात घेतली 


रुपये 


एकूण 


रुपये 


एकूण 


रुपये 


नमुना - ड 


ताळेबंदाचा नमुना 


[ नियम १५ ( १) ( फ ) ( तीन ) पहा ] 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , मुंबई 


वित्तीय वर्ष १ एप्रिल 


ते ३१ मार्च 


दायित्वे 


मत्ता 


लेखाशीर्ष 


रु . 


लेखाशीर्ष 


रु . 


शिल्लक 


रु . 


तूट 


एकूण 


रु . 


एकूण 


रु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


. 


नमुना - च 
मंजूर रकमेची किंवा लागू असलेल्या हक्काची फेरतपासणी करण्याकरिता पाणी 
वापर संस्थेद्वारा करावयाच्या विनंती अर्जाचा 

नमुना 
[ नियम १७( २)( ग) पहा ] 


१ . 


प्रकल्पाचे नाव 


२. नदी खोरे अभिकरणाने केलेल्या गणनेनुसार मंजूर केलेला / 

लागू असलेला पाणी हक्क 


३. पाणी वापर संस्थेचे नाव , नोंदणी क्रमांक 

व लागवडीलायक लाभक्षेत्र 


४. लघु, वितरिका व शाखा कालवा 

व मुख्य कालवा याचे नाव 


५ . 


मंजूर केलेला पाणी हक्क 


६. वर्षभरासाठी 


असलेला पाणी हक्क 


७. मंजूर केलेल्या किंवा लागू असलेल्या पाणी 

हक्कामध्ये विसंगती आहे किंवा कसे 


८. वादाचे स्वरूप व तपशील 


( सही) 


पाणी वापरकर्त्या संस्थेचा प्राधिकृत प्रतिनिधी. 


भाग चार - ब -७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


. 


नमुना - छ 
लागू असलेल्या पाणी हक्काच्या वितरणातील कपातीकरिता पाणी 

वापर संस्थाच्या विनंती अर्जाचा नमुना 

[ नियम १७(२)( छ) पहा ] 


१. प्रकल्पाचे नाव 


२. पाणी वापर संस्थेचे नाव व नोंदणी क्रमांक 


३. लघु, वितरिका, शाखा कालवा, 

मुख्य कालवा यांचे नाव 


४. हंगाम (रब्बीकिंवा उन्हाळी ) आणि वर्ष 


५ . 


सेवा देणाऱ्याने ( दलघमी ) कळविल्याप्रमाणे 
लागू असलेला हक्क 


: होय / नाही 


६. संयुक्त बैठक घेऊन आवर्तन कार्यक्रम 

सेवा देणाऱ्यास कळविण्यात आले आहे 
किंवा कसे 


७. होय असल्यास , कार्यवृत्ताची प्रत जोडावी 


८. वितरणातील पाणी कपात करण्यात येते 

तेथील दिनांकासह आवर्तन क्रमांक 
( क ) मागणी परिमाण ( दलघमी ) 
( ख ) प्राप्त परिमाण ( दलघमी ) 


९ . विहित केलेले शुल्क दिले आहे किंवा कसे 


: होय / नाही 


( सही ) 


पाणी वापर संस्थेचा प्राधिकृत प्रतिनिधी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बा . पाटील , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


५१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th April 2013. 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY Act, 2005 

No. MWRRA . 2009/( 13/09)/W.R .(Est.).— In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) of section 30 read with clause (a ) of section 11 and section 22 of the Maharashtra Water 
Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Mah . Act XVIII of 2005 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra , hereby makes the following rules, 
the same having been previously published as required by sub- section ( 1) of the said section 
30 , namely 

1. Short title.— These rules may be called the Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority ( Allocation and Monitoring of Entitlements, Disputes and Appeals and Other 
Matters ) Rules , 2013 . 
2. Definitions.— ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires - 

(a ) “ Act” means the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 ; 

( 6 ) " special invitee” means a person appointed to the Authority under clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Act ; 

(c ) “water scarcity” or “ distress” in relation to a particular water resources project, 
means a situation when actual availability of live storage is less than 33 % of design live 
storage of that project as on the 15th October . 

( 2 ) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meanings 
assigned to them in the Act. 

3. Conditions of service for Special Invitees .— ( 1) The Government may select and 
appoint the special invitees , after consulting the River Basin Agencies in the State , possessing 
adequate knowledge, experience and proven capacity relating to engineering , agricultural, 
drinking water , industry , law , economics, commerce , finance or management: 

Provided that, no person who has attained the age of seventy years shall be appointed as 
a Special Invitee. 

(2 ) The person being appointed as Special Invitee shall on being appointed resign his office 
under the State Government. 

( 3 ) The Special invitee shall be appointed for fixed term of three years or till he attains 
the age of 70 years whichever is earlier : 

Provided that , a Special Invitee may be re - appointed but for not more than two consecutive 
terms. 

Procedure for nomination of persons for being appointed as Special Invitees.- ( 1) Each 
River Basin Agency shall, as and when so called by the Government , recommend five persons , 
one each possessing adequate knowledge , experience and proven capacity relating to engineering , 
agricultural, drinking water , industry , law , economics , commerce , 

finance 
management:Provided that, at least one person so recommended shall be a woman . 

(2 ) The State Government shall , with a view to assist the Authority in taking policy 
decisions, select and appoint five Special Invitees , one from jurisdiction of each River Basin 
Agency : 

Provided that out of the Special Invitees so appointed , at least one person shall be a woman . 

( 3) Not more than one Special Invitee shall be appointed to represent the category of 
persons referred to in sub -rule ( 1) of rule 3 . 

5. Duties and Functions of Special invitees . - The persons appointed as Special Invitees 
shall discharge the following duties and perform the following functions , namely : 

( a ) to attend the meeting of the Authority for which they are invited ; 

(6 ) to give suggestions on policy matters for consideration of the Authority ; 
भाग चार - ब -७ अ 


4 . 


or 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


(c ) to peruse draft manuals, guidelines, policy papers, various criteria laid down by 
the Authority and suggest modifications, whenever called for by the Authority ; 

(d ) to interact with Non Government Organisations (NGO ), stake holders on issues 
relating to water resources development and management, whenever called for by the 
Authority ; 

(e ) to attend National or State level seminars or conferences as may be desired by the 
Chairperson ; 

6. Invitation to Special Invitees for Meetings of Authority . — Special invitees may be invited 
to any or all the meetings of the Authority as may be decided by the Chairperson . However , 
the advice of the Special Invitees shall not be binding on the Authority . 

7. Honorarium and Travelling Allowances to Special Invitees :-(1) The Special invitees 
shall be entitled to honorarium for attending meeting of the Authority and for the work done 
for the Authority , at such rate as decided by the Government from time to time. 

( 2 ) The Special Invitees, on being invited to attend the office or meetings of the Authority, 
shall also be entitled to receive from the Authority , the Travelling Allowances ( TA ) and Daily 
Allowance (DA ) for such attendance or meetings as well as for their tour , when they visit any 
other place within India in connection with their duties and functions , with the prior approval 
of the Chairperson . The rates of Travelling Allowance and Daily Allowance shall be such as is 
admissible to Secretary of the State Government. 

8. Resignation :- The Special Invitee may resign by giving one month s notice prior to 
the State Government : 

Provided that , the State Government may waive the requirement of notice period . 

9. Removal of Special Invitee.- Notwithstanding anything contained in rule 3, the Special 
Invitee may be removed by the Government on the recommendation of the Authority . 

10. Allocation and Monitoring of Entitlement.- ( 1) For working out the Sanctioned Water 
Use Entitlement of a Water Users Association in respect of agricultural irrigation , the 
procedure provided in the Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act, 2005 
for Kharif , Rabbi and hot weather in a normal year and further detailed in technical manuals 
of the Authority shall be followed . 

Explanation . In so far as agricultural irrigation use is concerned , the term Entitlement , 
except Individual Water Entitlement , shall apply only to such areas where compliance to all 
relevant provisions, including delineation under the Maharashtra Management of Irrigation 
Systems by Farmers Act, 2005 is made . 

( 2 ) The Authority shall monitor the enforcement of Entitlements to the Water Users 
Associations through Regulators to be identified for each project . 

( 3 ) The Authority shall appoint regulators in consultation with Water Resources Department. 
The tenure of appointment of such regulators shall not exceed three years in the same 
jurisdiction . 

(4 ) The Regulators appointed under sub- rule ( 3 ) shall discharge their duties and perform 
their functions as the Authority may from time to time determine. 

(5 ) The Authority may , with the assistance of organizations like WALMI, organize 
workshops on Entitlement at one or more places in the State before the start of the Rabbi 
season each year for service providers, Regulators and representatives of Water Users 
Associations . 

(6 ) For non -irrigation uses that is to say domestic and industrial uses, the Authority shall 
determine the criteria for the distribution of Entitlements by the River Basin Agencies, after 
sectoral allocation is made in a water resources project by the State Government to the various 
categories of use . Such criteria shall be applicable to all water resources projects. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


५३ 


(7 ) The criteria for non - irrigation uses under sub- rule (6 ) shall be based on standard norms 
of per capita consumption for rural and urban users in case of domestic water and norms of 
water requirement for different types of process industries depending on the product 
manufactured as determined by the State Government . The criteria shall address the issue of 
water use efficiency and promote recycling and reuse of effluent water to reduce dependence 
on allocated water. 

( 8 ) (i) The Water user shall make an application for demand of water based on the existing 
norms indicating in it the net volume of water required at their destination , that is to say , at 
the receiving point duly considering the water available through other sources like groundwater , 
own water supply and reservoirs , volume of water available through recycling, rainwater 
harvesting , desalinisation , etc. 

(ii) The River Basin Agency shall scrutinize the applications received and decide the total 
water requirement at respective project or storage considering conveyance losses from the 
source , to receiving point based on norms determined by River Basin Agency. 

( 9 ) While deciding the criteria for non - irrigation purposes , the Authority shall consult the 
departments concerned with water, water utilities, industrial development corporations, 
municipal corporations, water user entities and registered organizations representing their the 
interests . 


( 10 ) The Authority shall bring out Technical Manuals explaining the procedure in detail 
for working out the Applicable Water Entitlement for various categories of use in every year 
depending on the storage position at the end of the Kharif season . The Manual shall contain 
modalities for recording the gauge data relating to deliveries at the measuring devices . 

11. Equitable distribution of water during water scarcity.— ( 1) The Authority shall , during 
the period of water scarcity , determine the equitable distribution of water available at the water 
resources project level in particular and wherever technically and practically feasible, also at 
sub basin and basin level. 

( 2 ) During the period of water scarcity , if available live storage in a particular water 
resources project is not adequate to meet the drinking water needs, release of water from 
upstream major or medium water resources projects may be considered by the Authority : 
Provided that such releases shall be considered only if, — 

(i) the drinking water needs of such upstream projects are met fully ; and 

(ii) such releases are technically and practically feasible . 
(3 ) While planning the release of water under sub -rule ( 2 ), evaporation losses and transit 
losses shall be accounted for. The concerned River Basin Agency shall specify the operating 
procedure for release of water from upstream projects . 

( 4 ) During the period of water scarcity , after satisfying the drinking water requirements 
from the water resources projects , the appointment of remaining water shall be decided by the 
River Basin Agency . 

12. State Water Board.— ( 1 ) Meetings of the State Water Board shall be held on such date 
as may be decided by the President. The Member -Secretary of the Board shall issue the notice 
of the meetings on the direction of the President. 

( 2 ) At least fourteen days before every meeting , notice thereof specifying the place , the 
date and time of the meeting shall be given to all members of the Board by post or by hand 
delivery or E -mail at their respective addresses registered with the Board . 

( 3 ) The quorum for such meeting shall be six and no proxy shall be allowed . 

(4 ) If within fifteen minutes from the time appointed for the meeting no quorum is present , 
the meeting shall be adjourned to a subsequent date. For the adjourned meeting, a two days 
prior notice shall be given to all the members and themeeting so convened shall require quorum . 

(5 ) Every meeting shall be chaired by the President. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


(6 ) Minutes of the proceedings of every meeting of the Board shall be drawn and signed 
by the Member -Secretary and the President . Member- Secretary shall read out minutes at its 
next meeting and the same may be confirmed either with or without amendment. 

( 7) Subject as aforesaid , all meetings shall be regulated by the President and his ruling 
with regard to all matters of procedure shall be final. 

13. State Water Council. — ( 1) Meetings of the State Water Council shall be held as 
decided by the President . The Member-Secretary of the Council shall issue the notice of the 
meetings on the direction of the President. 

( 2 ) At least fourteen days before every meeting, notice thereof specifying the place , the 
date and time of the meeting shall be given to all members of the Council by post or by hand 
delivery or E -mail at their respective addresses registered with the Council. 

(3 ) The quorum for such meeting shall be nine and no proxy shall be allowed . 

( 4 ) If within fifteen minutes from the time appointed for the meeting no quorum is present, 
the meeting shall be adjourned to a subsequent date . For the adjourned meeting, two days notice 
shall be given to all the members and the meeting so convened shall require quorum . 

(5 ) Every meeting shall be chaired by the President. 

(6 ) Every question submitted to a meeting shall be decided by a show of hands and in case 
of equality of votes , the President shall have a second or casting vote . 

(7) At any meeting , a declaration by the President that a resolution has been carried or 
carried by a particular majority and an entry to that effect in the Minute Book shall be conclusive 
evidence of its fact . 

(8 ) Save as otherwise provided in sub - rule (6 ), every member, except Member -Secretary , 
shall have one vote . 

(9 ) The Integrated State Water Plan approved by the Council with or without modifications 
in the draft State Water Plan submitted by State Water Board shall be circulated among the 
members . 

( 10 ) Subject as aforesaid , all meetings shall be regulated by the President and his ruling 
with regard to all matters of procedure shall be final. 

14. Budget of Authority . — The Authority shall prepare in ‘ Form A and submit to the State 
Government by 1st November of each year , its budget for the next financial year showing the 
estimates of receipts and expenditure of the Authority . 

15. Accounts of Authority : — ( 1) The Authority shall maintain proper accounts and relevant 
records and prepare an annual statement of accounts as mentioned below : 

( a ) Maintenance of Accounts . The accounts of the Authority shall be maintained on 
the principles of Government and Commercial Accounting as laid down in Government 
Accounting Rules , 1990 published by Comptroller and Auditor General of India. 

(6 ) Books of Accounts. — The Authority shall maintain the following primary books of 
accounts, 

(i) Cash Book for recording receipt and payment transactions through bank or 
cheque ; 

(ii ) Petty cash book for recording of receipt and payment transactions by cash ; 

(iii) Journal register for recording notes of error and Ledger for recording of 
budget head wise expenditure either in manual or electronic format : 
Provided that , the Authority shall be at liberty to maintain various additional registers as 
may be considered appropriate to supplement the primary books of accounts for exercising 
control over expenditure and other transactions . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


५५ 


(c ) Receipts .— (i) The Secretary to the Authority or the Drawing and Disbursing 
officer , as the case may be, shall issue a receipt to the payer against the money received 
by the Authority in the Form -B . 

( ii ) Receipt transactions shall be recorded in respective books or registers of accounts 
as mentioned in Rule 15 ( 1 ) (b )( i). 

(d ) Payments— (i) All payments exceeding rupees Five thousand shall be made by 
account payee cheque only : 

Provided that , in exceptional cases the Chairman may , after recording the reason 
thereto , permit payment in cash . 

(ii) The salary payment for Class -III and Class -IV employees shall be made either by 
cheque or cash as the case may be . 

( iii ) Payment transactions shall be recorded in the respective books or registers of 
accounts as mentioned in Rule 15 ( 1 )(b )( i ). 

(e ) Pre- Audit of bills :-All bills presented for payment shall be pre -audited by the 
Accounts Officer of the Authority . Observation made in pre -audit shall be returned to the 
concerned section to make good the deficiencies pointed out. The Authority may appoint 
an auditor for conducting internal audit, once in a year for checking and finalization of 
accounts . 

(f) Annual Accounts :—The Authority shall prepare the Annual accounts of the 
Authority as below : 

(i) Statement and receipts and payments for every financial year in the 
Form - C. 

( ii) Statement of Income and Expenditure for every financial year in the Form - D . 

(iii) Balance Sheet for every financial year in Form - E. 
( g ) Time Schedule for preparation of Annual Accounts. — The Annual Accounts as 
mentioned in clause (f) above , shall be prepared within three months from the closing of 
the financial year and submitted to the Comptroller and Auditor General of India . 

(h ) Follow -up of Audit Reports : In the course of audit of Authority s accounts , all the 
information required by the Auditors shall be promptly supplied and the queries attended 
to . On the receipt of the draft report, replies shall promptly be submitted with Authority 
and after the approval of the Authority to the Comptroller and Auditor General of India . 

( 2 ) The Authority shall append to its Annual Report , the annual accounts of the Authority , 
as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed 
by him , in this behalf together with the Audit Report. 

16. Annual Report of Authority .— ( 1) The Authority , shall prepare an Annual Report for 
each financial year giving a summary of its activities during the previous year. The Annual 
Report so prepared shall be submitted to the State Government by 31st July of the following 
year . 
( 2 ) The Annual Report of the Authority shall include 

(i ) Introduction ; 
(ii) Objectives of the Authority ; 
(iii) Organizational Structure ; 

( iv ) New appointments and removals due to completion of term , retirement , 
resignation etc.; 

(v ) Meetings and workshops conducted ; 
(vi) Annual Audit Report ; 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


(vii) Progress in distribution of entitlements ; 
( viii) Progress in deciding water tariff for various uses ; 

( ix ) Actions taken under administration and management of interstate water 
resources apportionment ; 

(x ) Water resources projects cleared during the year ; 
(xi) Monitoring reports of entitlements of Water Use Entities ; 
(xii) Modifications in entitlement during the year ; 
(xiii) Trading of entitlements ; 
(xiv ) Permanent transfer of entitlements ; 
(XU ) Actions taken in respect of water scarcity ; 

(xvi) Resolution of disputes including decisions, directions and orders passed by 
the Authority ; 

(xvii ) Actions proposed to promote efficient use of water ; 
( xviii) State Water entitlements database ; 
(xix ) Comprehensive Hydro -meteorological Information database ; 
(xx ) Water quality status in the State and actions taken for its improvement ; 
(xxi) Physical and Financial Backlog ; 
(xxii) Publications of the Authority ; 

(xxiii) Other significant activities of the Authority . 
17. Disputes and Appeals.- ( 1) (a ) The State Government may by a general or special 
order appoint, for each River Basin Agency , Primary Dispute Resolution Officers assigning them 
specified number of Water Users Associations, Distributary Level Associations, Canal Level 
Associations, and Project Level Associations and authorized to resolve the disputes with regard 
to issuance or delivery of Water Entitlement under the Act. Such Primary Dispute Resolution 
Officer shall be of the rank as mentioned as under . 


Irrigation Entitlement 
Water Users Association 

Sub Divisional Officer or Sub Divisional Engineer 

or Assistant Engineer ( 1) or Assistant 

Executive Engineer 
Distributary Level Association 

Executive Engineer 
Canal Level Association 

Superintending Engineer 
Project Level Association 

Chief Engineer 

Non Irrigation Entitlement 
Major projects 

Chief Engineer 
Medium projects 

Superintending Engineer 
Minor projects 

Executive Engineer : 
Provided that the Sub Divisional Engineers so appointed will not be concerned with the 
project where the dispute has arisen but other than the regulator for that Water Users 
Association : 

Provided further that, the State Government may appoint the retired Engineers who have 
held an equivalent rank as the Primary Disputes Resolution Officers from the panel formed 
as per sub- rules (b ) to ( c) hereinafter, if the in - service Engineers are found to be insufficient 
to cover all Water Users Associations in any River Basin Agency . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


५७ 


(6 ) The State Government shall prepare a panel of retired Engineers, willing to act as 
Dispute Resolution Officers . The list shall be hosted on the web site of the Department and 
appointments as Primary Dispute Resolution Officer will be from this panel or in -service 
engineers as mentioned in table under sub rule (a ) of these rules . The panel shall be revised 
from time to time. 

(c ) The order appointing the Primary Dispute Resolution Officer shall be given wide 
publicity by Water Resources Department by hosting it on the web site of the Department and 
also intimating the concerned Water User Association and Water Use Entity . 

(2 ) ( a ) For irrigation Entitlements , a Water Users Association may file petition before the 
Primary Dispute Resolution Officer where the Water Users Association claims, 

(i) that the sanctioned or applicable Entitlement has not been calculated as per 
prescribed procedure under the rules framed under the Maharashtra Management of 
Irrigation System by Farmers Act , 2005 or the Technical Manual of the Authority . 

( ii) that the actual volumetric supply in any rotation by the service provider is less 
than eighty -five per cent. of the planned quantity of the respective rotation or actual 
quantity demanded out of Applicable Entitlement of that rotation . 

( iii ) that the actual total volumetric supply in Rabbi or hot weather season is less than 
seventy- five per cent. of the Applicable Entitlement for that season . 

(6 ) For non - irrigation Entitlement, a Water Use Entity may file petition before the Primary 
Dispute Resolution Officer , if supply wherever applicable is less than ninety per cent . of the 
sanctioned or Applicable Entitlement or levy of penal rate of tariff by service provider for 
shortfall or excess withdrawal beyond prescribed quantity is not as per Criteria . 

(c ) The petition to be filed by Water Users Association for rechecking sanctioned or 
applicable Entitlement shall be in the Form F. Such petition shall be submitted within seven 
days of declaration of applicable Entitlement . 

( d ) On receipt of a petition from a Water Users Association in Form - F , the Primary Dispute 
Resolution Officer shall call for the comments of the service provider within three days of the 
receipt of the petition . 

(e ) The service provider shall , reply within four days of the receipt of copy of the petition , 
by him . In deciding the petition , the service provider may seek the advice of the concerned 
technical officers in the Authority , if required . 

(f) If any correction in Entitlement is found to be necessary, the Primary Dispute Resolution 
Officer shall intimate the service provider about revision of entitlement to the Water Users 
Association within two days after the receipt of reply from the service provider . 

( g ) The petitions by Water Users Association for shortfall in delivery of applicable 
Entitlement , shall be in the Form -G . 

(h ) For disputes relating to delivery of applicable Entitlement, the Water Users Association 
should have, as a pre - condition intimated to the service provider in minutes of a joint meeting 
held prior to commencement of rotation schedule , the programme for draw on of the applicable 
Entitlement comprising number of rotations with dates and quantum required per rotation . No 
petition shall otherwise be entertained by the Primary Dispute Resolution Officer on this issue. 

(i) The petition in Form - F should be submitted within three days of completion of the 
rotation . A fee of Rs. 100 /- shall be paid alongwith this petition by deposit in cash or by payment 
of a demand draft drawn in favour of the concerned Executive Engineer . 

(j) On receipt of the petition , the Primary Dispute Resolution Officer shall follow the 
following time schedule : 

(i) forward the copy of the petition to the service provider before the next day with 
a copy to the concerned Regulator; 

(ii ) receive comments from the service provider and Regulator within six days . Copies 
of extract from gauge register to be enclosed in support of any assertion by service provider . 
भाग चार - ब -८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


Reply of Regulator shall contain details of dates of his inspection , records of his inspection 
and details of issue of any pink slip to service provider . 

( iii) complete the site inspection and study the petition and reply within two days . 

(iv ) issue order on petition within two days , either its rejection or order additional 
release by service provider in next rotation or subsequent rotations. 

(k ) On receipt of Primary Dispute Resolution Officer s orders, the Water Users Association 
shall intimate the revised rotationwise requirement to the service provider within three days . 

(1) The Water User Association shall have the right to seek adjustment of shortfall within 
the subsequent Rabbi rotations or in hot weather Entitlement, if operationally feasible. 

(m ) The Primary Dispute Resolution Officer shall not entertain any claim by Water Users 
Association for cash compensation for any shortfall in supply . 

(n ) Adjustments for shortfall shall be done within the irrigation year viz . rabbi shortfall 
in Rabbi or hot weather and hot weather shortfall in hot weather itself. No adjustment will 
be carried forward to next irrigation year.(o ) The petitions about shortfall in delivery of 
applicable Entitlement due to reasons beyond the control of service provider may not be 
entertained unless the Primary Dispute Resolution Officer is in a position to verify the 
allegations by visiting the site . 

(p ) The Primary Dispute Resolution Officer may separately report to the concerned 
controlling officer concerned with the service provider any wilful negligence on the part of the 
service provider in deliverance of applicable Entitlement for action as deemed appropriate. 

(q ) The procedure specified in the Code of Civil Procedure, 1908 shall mutatis mutandis 
apply in respect of hearing by Primary Dispute Resolution Officer.(r) In cases of disputes 
pertaining to rotation wise shortfall, the decision of the Primary Dispute Resolution Officer 
shall be final and binding. 

( 3 ) (a ) Water Users Association or Water Use Entity may prefer an appeal against the order 
of the Primary Dispute Resolution Officer to the Authority within sixty days of the receipt of 
the order of the Primary Dispute Resolution Office : 

Provided that , the Authority may entertain an appeal after the expiry of sixty days if it 
is satisfied that the aggrieved person had sufficient cause for not preferring the appeal within 
the said period of sixty days : 

Provided further that , an order granting cash compensation shall be non -appealable . 

(6 ) The application to the Authority shall be in form provided in the Maharashtra Water 
Resources Regulatory Authority Conduct of Business Regulations, 2013 . 

(c ) The application shall be accompanied by such fee as may be fixed by the Authority under 
the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Conduct of Business Regulations, 2013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


५ ९ 


7 


FORM - A 


Form of Budget of the Authority 


[ See rule 14 ] 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI 


Year : 


(Rs. in Lakh ) 


Sr.No 


Head 


April May June July Aug. 


Sept. 


Oct. Nov. 


Dec. Jan. Feb. 


Mar. Total 


Sub Head 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) ( 13 ) | ( 14 ) 


( 15 ) 


( 16 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


Grand Total 


भाग चार - ब -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


FORM - B 


Form of Receipt 


[See rule 15 ( 1 ) ( c ) (i) ] 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY 


Receipt No. : 


Date : 


Received with thanks from M / s . / Shri / Smt./ 


an amount of Rs. 


(Rs. ........ 


in words ) by cheque/ cash /demand draft/pay order, on account of 


Accounts Officer/Section Officer 


(Note :—The receipt is valid subject to realisation of cheque/demand draft/pay order ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


६१ 


7 


FORM- C 


Form of Receipts and Payments 

[ See rule 15 ( 1 ) ( f) (i)] 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY , MUMBAI. 


Financial year 1st April .... 


to 31st March ...... 


RECEIPTS 


PAYMENTS 


Rs . 


Salary and Allowances 


Rs. 


Opening Balance as on 
1st April , 


Receipts during the year 


Rs . 


Travelling Expenses 


Rs . 


Office Expenditure 


Rs. 


Professional Fee 


Rs. 


Rent, Rate and Taxes 


Rs. 


Publications 


Rs. 


Advt . and Publicity 


Rs. 


Entertainment 


Rs. 


Interest/Bank charges 


Rs. 


Pension /Gratuity 


Rs. 


Computer Exp . 


Rs. 


Repairs and Maintenance 


Rs. 


Other Exp. 


Rs. 


Capital Expenditure 


Rs. 


Total amount received during 


Rs. 


Total amount spend during 


Rs. 


the year 


the year 


Closing balance as on 
31st March 


Rs. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


FORM - D 
Form of Income and Expenditure 

[See rule 15 ( 1 ) ( f )( ii) ] 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY , MUMBAI 


Financial 

year 1st April ..... 


to 31st March 


EXPENDITURE 


INCOME 


Rs. 


Head of Account under which 
the expenditure is incurred 
during the financial year 


Head of Account under which Rs . 
amount received during 
the financial year 


Balance carried forwarded to 
balance sheet 


Rs. 


Rs. 


Balance carried forwarded to 
balance sheet 


Total 


Rs . 


Total 


Rs . 


FORM - E 


Form of Balance Sheet 


[ See rule 15 ( 1) ( f) ( iii )] 
MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY , MUMBAI 


Financial year 1st April 


to 31 st March 


LIABILITIES 


ASSETS 


Head of Account 


Rs. 


Head of Account 


Rs. 


Surplus 


Rs . 


Deficit 


Rs. 


Total 


Rs. 


Total 


Rs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


६३ 


7 


FORM - F 


Form of Petition by Water Users Association for rechecking value of Sanctioned or 

Applicable Entitlement 

[ See rule 17 ( 2 )(c ) ] 


1. Name of Project 


2. Sanctioned / Applicable Water Entitlement 

as calculated by River Basin Agency . 


3 . 


Name of WUA , Registration Number and CCA : 


4 . 


Name of minor , distributary and branch and 
main canal. 


: 


5 . 


Sanctioned Water Entitlement 


6 . 


Applicable Water Entitlement for the year 


7 . 


Whether discrepancy is in Sanctioned or 
Applicable Water Entitlement . 


8. Nature and details of dispute 


( Sd ) 
Authorized Representative of WUA . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


FORM - G 


Form of Petition by Water Users Association for Short- fall in Delivery of 

Applicable Water Entitlement 

[ See rule 17 ( 2 ) ( g ) ] 
Name of Project 


1 . 


2 . 


Name of WUA & Registration Number 


3 . 


Name of Minor distributary , branch , 
main Canal. 


4 . 


Season (Rabbi or H.W.) and year 


5. Applicable Entitlement as conveyed By 

Service Provider ( TCM ) . 


6 . 


: Yes / No 


Whether joint meeting held and rotation 
Programme intimated to service provider. 


7. If yes , attach copy of minutes 


8 . 


Rotation number with dates where there 
is short fall in delivery . 
( a ) Quantum indented (TCM ) 
(6 ) Quantum received ( TCM ) 


9 . 


Whether prescribed fee paid 


: Yes / No 


(Sd ) 
Authorized Representative of WUA 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


६५ 


. 


६८ 


सोमवार , मे ६, २०१३ / वैशाख १६, शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक ३० एप्रिल २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 
क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .३२५ / रस्ते- ८. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट -कलमे 
( १- अ), (१-ब), (१- क ), (१-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि पूर्वी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना 
क्र . खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .३२५/ रस्ते -८ , दि . २६ एप्रिल २०१३ अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , ठाणे जिल्ह्यातील 
भिवंडी- कल्याण-शिळ रस्त्याच्या ( राज्यमार्ग क्रमांक ४०) किलोमीटर ०/००० ते २१/६०० या भागाचा पूर्ण अथवा अंशतः वापर करणाऱ्या खालील 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने, दिनांक ३० एप्रिल २०१३ ते दिनांक २९ जुलै २०१३ या कालावधीकरिता 
किलोमीटर ४/५०० मध्ये ( काटई गावाजवळ ) व किलोमीटर १८/७३० ( गोवे गावाजवळ ) मध्ये पथकर नाक्यावर पथकर बसविण्यात यावा. 

अनुसूची 


वाहनांचा प्रकार 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


पथकराचे प्रतिफेरीचे दर 

( रुपये ) 
( ३ ) 


( २ ) 


३० एप्रिल २०१३ ते २ ९ जुलै २०१३ 


पथकर नाही. 


३० 


. 


४५ 


१. स्कूटर, मोटार सायकल , वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्षा, ट्रॅक्टर व रिकाम्या 

ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
२. मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने , 
( अ) कार, जीप, जसे की टाटा सुमो, ट्रॅक्स, कमांडर ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता 

असलेली), वाहन चाक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम वाहने . 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमते 

पर्यंत ) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरीक्त माल वाहतूक 

करणारी वाहने . 
३. ट्रक , बस 

मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ 
मध्ये 

नमूद केलेले ट्रक वगळून अवजड वाहने. उदा . ट्रक -ट्रेलर, दोनपेक्षा अधिक आसांची 
वाहने इत्यादी. 


९ ० 


४ . 


१५५ 


१. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल. 

( १) भारताचे राष्ट्रपती , उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या व महत्त्वाच्या 
लोकप्रतिनिधींची वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 


भाग चार - ब - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


. 


( ३ ) केंद्र व राज्य शासकीय वाहने . 
( ४ ) पोलीस वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 
( ७ ) रुग्णवाहिका. 
( ८ ) शववाहिका . 


( ९ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 


२ . 


सदर रस्त्याचा पूर्ण अथवा अंशतः वापर करणाऱ्या वाहनांकडून पथकराची पूर्ण रक्कम एकदाच घेण्यात येईल. एका पथकर 
नाक्यावर पथकर भरल्यानंतर दुसऱ्या पथकर नाक्यावर पथकर द्यावा लागणार नाही . 

३ . या प्रयोजनाकरिता उपरोल्लेखित पथकर नाक्यांवर पथकर वसूल करण्याचा हक्क महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 
यांना प्रदान करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे त्यांनी वसूल केलेली पथकराची संपूर्ण रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करावी आणि सदरची रक्कम याच 
प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरु शकतील . 

टीप. – पथकराच्या दरामधील सवलती खाली दिल्याप्रमाणे राहतील : 


(१) एखाद्या वाहनधारकाने ५० किंवा १०० कुपन्स असलेली पथकर पुस्तिका आगाऊ खरेदी केल्यास यासाठी त्यांस पुस्तिकेच्या 
किंमतीमध्ये अनुक्रमे १० टक्के व २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( २) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड 
पट व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्रौ १२-०० वाजेपर्यंत 


ग्राहय राहील. 


( ३ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


६७ 


. 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutama Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 30th April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTARA MOTORVEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2004 /CR - 325 /Road -8. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), 
( 1 - B ), ( 1 - C ) , ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 
1958 ) and of all other powers enabling it in this behalf and in supersession of the earlier notification 
No. PSP . 2004 /CR - 325 /Road -8 , dated 26th April 2013 , the Government of Maharashtra hereby 
declares that toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing through 
entire length or any section of Bhivandi-Kalyan - Shil Road (State Highway Number 40 ) in 
Kilometers 0/000 to 21/600 at the rates and for the periods specified against each of the said 
vehicles in column (3 ) of the said Schedule , at the toll collection centers constructed at Kilometer 
4/500 (near Katai village ) and at Kilometer 18/730 ( near Gove village ) with effect from the 30th 
April 2013 to 29th July 2013 . 


Schedule 


Particulars of motor vehicles 


Serial 
Number 

( 1 ) 


Rate of toll in 
rupees per trip 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 . 


2 . 


30th April 2013 to 

29th July 2013 
Scooter, Motor Cycle , three seater Auto - Rickshaw excluding 

NIL 
driver , Tractor and Tractor with unladen trolley . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 
1988 (59 of 1988 ), - 
(A ) Car , Jeep , such as Tata Sumo, Trax , 

30 
Commander (having carriage capacity upto twelve 
passengers , excluding driver ). six seater Rickshaw 

excluding driver or any other similar vehicles . 
(B ) Mini bus or any other similar vehicles (having carriage 

45 
capacity of more than twelve and upto twenty passengers , 
excluding driver ) except vehicles included in serial 

numbers 3 and 4 . 
Truck , Bus. 

90 
Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 

155 
1988 (59 of 1988 ) such as Truck -trailers combination , Multi 
axle Vehicles , etc., except vehicles covered by the entry at 
serial number 3 above . 


3 . 


4 . 


1 . The following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 

( 1) All vehicles having red or yellow lamp carrying VVIP or VIP personals like President 
of India , Vice -President of India , Governor of States , etc. 

( 2 ) Vehicle carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council. 

( 3 ) Central and State Government vehicles . 
( 4 ) Police vehicles. 

( 5 ) Defence vehicles . 
भाग चार - ब - ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


(6 ) Vehicles of Posts and Telegraphs Department. 


( 7 ) Ambulances. 


( 8 ) Hearses. 


( 9 ) Fire fighting vehicles. 

2. The vehicle using entire length or section of the road shall be charged full toll rates at 
one time only . Vehicle paying toll at one toll station will not have to pay the toll at other toll 
station . 


3. For the purpose of this notification , Maharashtra State Road Development Corporation 
Limited , is authorised to collect the toll at the abovementioned toll collection centres and the 
amount of toll so collected shall be kept in a seperate account and may be used for operation 

and maintenance of same project . 
Note.- Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

1. A vehicle user ,who purchases a toll coupon book in advance containing 50 or 100 coupons , 
shall be given a discount of 10 per cent. and 20 per cent. Respectively. 

2. The rates of return journey pass and daily pass of the frequently plying vehicles shall 
be one and a half times and two and a half times of their respective one way travel rates. 
Return journey pass and daily pass will be valid unto 12-00 midnight for the day of issuing the 
pass . 

3. The rates of monthly pass will be 50 times of their respective one -way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


६ ९ 


. 


सोमवार , मे ६ , २०१३ / वैशाख १६, शके १९ ३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मे २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्र . आयडीसी. २०१२/ ( ४६६) / उद्योग १४.- ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. तीन) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २००७ /( ६२)/ उ-१४ , दिनांक २ एप्रिल २००७ महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम सहा , दिनांक ३ 
एप्रिल २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचित नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ , खंड (ग ) 
अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या मौजे वडगांव (कसबा पेठ), तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर येथील 
जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम (३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे मौजे वडगांव ( कसबा पेठ ), तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा 
ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे प्रकरण सहा, दिनांक ६ मे २०१३ पासून रद्द 
करीत आहे आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे वडगांव ( कसबा पेठ ), तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 


, 


अनु 
क्रमांक 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


३३५ पैकी 


१.३० 


२ 


३३६/१ पैकी 


०.३२ 


एकूण 


१.६२ 


चतुःसीमाः 

उत्तरेस सव्र्हे नं . ३३३ व ३३४ . 
दक्षिणेस- सर्व्हे नं . ३३६ पैकी . 
पूर्वेस राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ . 
पश्चिमेस- सर्व्हे नं . ३३५ पैकी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र. तु. जाधव , 
कक्ष अधिकारी. 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 6th May 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC . 2012 /(466 )/IND 14. — Whereas, by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department, No.IDC . 2007/(62)/IND - 14 , dated the 2nd April 2007 issued under sub -section 
( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ), the Government of Maharashtra has notified the 3rd April 2007 , to 
be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in certain 
areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared the said area as 
an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that , certain area of Village 
Vadgaon (Kasaba Peth ) in Taluka Hatkanangale, District Kolhapur mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area” ), is not required for the purpose of 
development as an industrial area . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby, with 
effect from the 6th May 2013 , declares that the provisions of Chapter VI of the said Act shall cease 
to be in force in the said area , and the said area shall not be the part of the said industrial area so 
declared , except as respects things done or omitted to be done before that date. 


Schedule 
Village Vadgaon (Kasaba Peth ), Taluka Hatkanangale, District Kolhapur 


Sr. No 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area (H.R ) 

( 3 ) 


1 


335 Pt . 


1.30 


2 


336/1 Pt. 


0.32 


Total 


... 


1.62 


Boundries : 

On the North by : Survey No. 333 and 334 . 
On the South by : Survey No. 336 Part . 
On the East by : National Highway No. 4 . 
On the West by : Survey No. 335 Part . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R.T. JADHAV , 
Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


७१ 


. 


७० 


सोमवार , मे ६ , २०१३ / वैशाख १६ , शके १ ९ ३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ मे २०१३ 


अधिसूचना 


औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 


क्र . आयडीसी-२०१२ /( ५१५ )/उद्योग-१४.- ज्याअर्थी, अनुसुचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा.तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २००७ /(१३७ )/ उ-१४ , दि. २ एप्रिल २००७ महाराष्ट्र शासनाने सदर 

अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन) चे कलम सहा, 
दिनांक ३ एप्रिल, २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ , खंड 
( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या मौजे म्हाळुगे, तालुका खेड , जि . पुणे येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या 
विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे 

महाराष्ट्र 

सरकारचे मत झाले आहे . 
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे मौजे म्हाळुगे, तालुका खेड , जि . पुणे येथील खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या 
ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, दि . ९ मे २०१३ पासून रद्द करीत आहे आणि सदर 
क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 


अनुसूची 
मौजे म्हाळुगे, ता . खेड , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नंबर 


( हे.आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३४१ पैकी 


४.०० 


२ 


३३ ९ / १ पैकी 


८.३७ 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस : 


महाराष्ट्र 


औद्योगिक विकास महामंडळाची हद्द . 


दक्षिणेस : मौजे निघोजेची शीव . 
पूर्वेस : 

मौजे म्हाळुगे गट नं .३३९/ १ पै., ३४१/१ पै. 
पश्चिमेस : मौजे म्हाळुगे गट नं . ३४२ . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


मौजे म्हाळुगे, ता . खेड , जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र ( हे . आर. ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


mo 


३३ ९ / २ ( १ ) अ 


२.०० 


४ 


३३ ९ / २ / २ ब 


२.०० 


५ 


३३ ९ / २ / ३ क 


२.०० 


६ 


३३ ९ / २ / ४ ड 


२.०० 


७ 


३३९ / २ / ५ इ 


२.०० 


८ 


३३ ९ / २ / ६ ई 


१.२१ 


३३ ९ / २ / ७ उ 


२.०० 


१० 


३३ ९ / २ / ८ ऊ 


२.०० 


११ 


३३९ / २ / ९ए 


२.०० 


१२ 


०.४७ 


१३ 


२.०० 


३३ ९ / २ / १० ऐ 
३३९ / २/११ ऐ 
३३ ९ / २ / १२ ओ 
३३ ९ / २ /१३ औ 


१४ 


२.०० 


१५ 


२.०० 


१६ 


३३ ९ / २ / १४ अं 


२.०० 


१७ 


३३ ९ / २ / १५ अः 


१.९ ८ 


एकूण 


४०.०३ 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस : 


दक्षिणेस : 
पूर्वेस : 
पश्चिमेस 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची हद्द. 
मौजे निघोजेची शीव . 
मौजे म्हाळुगे गट नं.३३९ / ३, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची शीव. 
मौजे म्हाळुगे गट नं . ३३९ / १ पै., ३४१ पै. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र . तु . जाधव , 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४/ अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


७३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th May 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC 2012 /(515 )/ IND - 14 — Whereas, by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2007/( 137)/IND - 14 , dated the 2nd April 2007 issued under sub-section ( 3) 
of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) ( hereinafter 
referred to as " the said Act” ), the Government of Maharashtra has notified the 3rd April 2007 , to 
be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in certain 
areas mentioned in the schedule appended to the said notification and declared the said area as 
an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that, certain area of 
Village Mahalunge, Taluka Khed , District Pune mentioned in the schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said area ”), is not required for the purpose of development as an 
industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby , with 
effect from the 9th May 2013 , declares that the provisions of Chapter VI of the said Act shall cease 
to be in force in the said area and the said area shall not be the part of the said industrial area so 
declared , except as respects things done or omitted to be done before that date. 


Schedule 
Village Mahalunge, Taluka Khed , Dist. Pune 

Gat No. 


Sr.No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


4.00 


341 pt . 
339/1 pt . 


2 


8.37 


Boundaries 

On the North by. – 
On the South by. 
On the East by . 
On the West by. 


MIDC Boundary . 
Village Boundary of Nighoje . 
Village Mahalunge Gat No. 339/1 pt., 341 pt. 
Village Mahalunge Gat No. 342 . 


Village - Mahalunge , Taluka Khed , Dist . Pune 


Sr.No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 


2.00 


339/2 ( 1 ) 
339/2/2 


4 


2.00 


5 


2.00 


339/2/3 
339/2/4 


6 


2.00 


7 


339/2/5 


2.00 


8 


339/2/6 


1.21 


भाग चार - ब -१० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 


2.00 


10 


2.00 


339/2/7 
339/2/8 
339/2/9 
339/2/10 


11 


2.00 
0.47 


12 


13 


339/2/11 


2.00 


14 


2.00 


15 


2.00 


339/2/12 
339/2/13 
339/2/14 
339/2/15 


16 


2.00 


17 


1.98 


Total ... 


40.03 


Boundaries 

On the North by.- MIDC Boundary . 
On the South by. – Village Boundary of Nighoje. 
On the East by. – Village Mahalunge Gat No. 339/3 , MIDC Boundary . 
On the West by. — Village Mahalunge Gat No. 339 /1pt., 341pt. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


R. T. JADHAV , 
Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


७५ 


. 


७१ 


बुधवार, मे ८ , २०१३/ वैशाख १८, शके १ ९ ३५ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मे २०१३ 


आदेश 


महाराष्ट्र न्यायालय - फी अधिनियम . 


क्रमांक एचसीए-२०१० / प्र.क्र.८७/ का . १ ९.- महाराष्ट्र न्यायालय- फी अधिनियम ( १९ ५ ९ चा मुंबई ३६ ) याच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम 
( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमान्वये वादीने , अपिलकर्त्याने किंवा 
विनंतीअर्जदाराने भरलेल्या फीचा, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला भाग , ज्या तारखेस मिटवणूक करण्यात 
आली त्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत फी परत करण्याबाबतची मागणी करण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( १) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या परिस्थितीत , त्या वादीला, अपिलकर्त्याला किंवा विनंतीअर्जदाराला परत करण्यात येईल, असा निदेश देत आहे 

अनुसूची 
( १ ) 

( २ ) 


१ 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ याच्या कलम ८ ९ च्या पोट - कलम (१ ) चे खंड ( क ), ( ख ), ( ग) किंवा ( घ ) 
अन्वये मिटवणुकीकरिता न्यायालयाने निर्देशित केलेला आणि ज्याची मिटवणूक झाली आहे असा दावा किंवा 
अपील किंवा विनंतीअर्ज, 

महाराष्ट्र न्यायालय - फी अधिनियमाच्या अनुसूची दोन चे अनुच्छेद २०, २१, २२, २३, ३८ अ, ३८ ब भरलेल्या न्यायालय- फीच्या शंभर 
किंवा ३८ क यांन्वये फी भरलेली असेल तेव्हा ; 

टक्के . 
वरील खंड (१ ) अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या इतर सर्व प्रकरणांमध्ये , 
( एक ) साक्षीची नोंद घेण्यापूर्वीकिंवा परिणामक सुनावणी करण्यापूर्वी ; 

भरलेल्या न्यायालय - फीच्या पन्नास 

टक्के . 
( दोन ) साक्षीची नोंद घेतल्यानंतर किंवा परिणामक सुनावणी केल्यानंतर किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही भरलेल्या न्यायालय- फीच्यापंचवीस 
टण्यानंतर ; 


२ 


टक्के . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय आचलिया , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


भाग चार - ब -१० अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th May 2013 

Order 


MAHARASHTRA COURT- FEES ACT. 


No. HCA . 2010 /C.R . 87 /D - 19. — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 43 of the 
Maharashtra Court-fees Act (Bom . XXXVI of 1959 ), the Government of Maharashtra hereby directs that such 
part of the fee paid by the Plaintiff, Appellant or Petitioner under the said Act, as specified in column ( 2 ) 
of the Schedule hereto , shall be repaid to such Plaintiff, Appellant or Petitioner , as the case may be , under 
the circumstances specified in column ( 1 ) of the said Schedule subject to the condition that the claim for 
repayment is made within one year from the date on which the settlement is made : 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


Suit or Appeal or Petition referred by the Court for settlement under clause (a ), 
(b ), (c ) or ( d ) of sub -section ( 1) of section 89 of the Code of Civil Procedure , 1908 
(5 of 1908 ) and which is settled , - 
( 1 ) where the fee is paid under article 20 , 21 , 22 , 23 , 38A , 38B or 38C of Hundred per cent of the 
Schedule II of the Maharashtra Court -fees Act ; 

court -fee paid . 
( 2 ) in all other matters not covered under clause ( 1) above , 
(i) before recording of evidence or effective hearing , 

Fifty per cent of the 

court- fee paid . 
( ii ) after recording of evidence or effective hearing or any subsequent Twenty - five per cent of 
stage. 

the court -fee paid . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY ACHLIYA , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ - डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


७७ 


. 


७२ 


गुरुवार , मे ९, २०१३ / वैशाख १ ९, शके १ ९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ मे २०१३ 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१. 


क्रमांक सेप्रनि . २०१० / प्र.क्र . ३५ ९ / आस्था - ९ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा सेवा ( सेवा प्रवेश) नियम, १ ९ ६७ मधील परिशिष्ट -पाच ( अ ) 
शासनाच्या दिनांक ५ डिसेंबर २०१२ च्या समक्रमांकाच्या अधिसूचनेन्वये सुधारित करण्यात आला आहे . 


" 


सदर अधिसूचनेतील नियम २ पोट-नियम १ च्या स्तंभ ४ मधील (१ ) ( ब) ( १) मधील “ जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असून ज्याचे 
वय २८ पेक्षा जास्त नाही या मजकुराऐवजी 

“ आधी पासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसलेले जे उमेदवार २८ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे 
नसतील " 

असा वाचण्यात यावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दत्तात्रय बो -हाडे , 


शासनाचे उप सचिव . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


७३ 


गुरुवार , मे ९, २०१३ / वैशाख १ ९, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१३ . 


. 


सूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 

क्रमांक : संकीर्ण २०१३ / प्र.क्र .६४ / गृनिभू. — महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ ( १९ ७७ चा महा.२८ ) याच्या कलम २८ 
च्या पोट -कलम ( ३ ) चा खंड ( तीन ) व कलम ६४ यांसह कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( आठ ) आणि पोट - कलम (१ ) यांद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जे नियम करण्याचे 


प्रस्तावीत केले आहे अशा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास ( जमिनीची विल्हेवाट ) नियम , १ ९८१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठीच्या 
नियमांचा पुढील मसुदा, त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या 
पोट - कलम (३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की, उक्त मसुदा महाराष्ट्र 


शासन दि . १० मे २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल . 


२ . 


उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती वा सूचना प्रधान सचिव , गृहनिर्माण विभाग, मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांका रोजी किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील , त्यांवर शासन विचार करील. 


नियमांचा 

मसूदा 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम , १९ ७६ . 

( १) क्रमांक : संकीर्ण २०१३ / प्र.क्र .६४ / गृनिभू. -महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( १९ ७७ चा महा .२८ ) याच्या 
कलम २८ च्या पोट -कलम ( ३ ) चा खंड ( आठ ) व कलम ६४ यांसह कलम १८४ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( आठ ) आणि पोट- कलम ( १ ) 
यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास ( जमिनीची विल्हेवाट ) नियम, १९ ८१ यामध्ये पुढील सुधारणा करीत आहे: 

( १) या नियमांना , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास ( जमिनीची विल्हेवाट ) ( सुधारणा) नियम, २०१३ असे म्हणावे. 
( २) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास ( जमिनीची विल्हेवाट ) नियम , १ ९ ८१ यांच्या नियम १३ मध्ये, नोंद ( एक ) मध्ये, प्रवर्ग ( ४ ) व 

त्यासमोर नमूद केलेली टक्केवारी याऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 
( ४ ) अंध किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती किंवा प्रकृतीच्या 


} 


३ टक्के " 


कारणास्तव निवासाची अत्यंत निकड असलेली व्यक्ती. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


७ ९ 


. 


७४ 


शुक्रवार , मे १० , २०१३ / वैशाख २० , शके १ ९ ३५ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मे २०१३ . 


~ 


. 


अधिसूचना 
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम , २००४ . 

क्रमांक : एसएसव्ही-२०१२ / प्र.क्र .३३ / का .- सोळा.— श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम , २००४ ( २००४ चा महा. 
१४ ) याचे कलम ८ चा खंड ( ब), कलम १३ चे पोट -कलम ( २ ) आणि कलम २५ ची पोट -कलमे (१ ) व ( २ ) आणि पोट- कलम (३ ) याचे परंतुक 
यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , जीमुळे तात्काळ कार्यवाही 
करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याची खात्री पटल्यानंतर आणि उक्त कलम २५ च्या पोट- कलम ( ३) च्या परंतुकान्वये पूर्व 
प्रसिद्धीच्या शर्तीशिवाय, महाराष्ट्र शासनास असलेल्या अधिकारात, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी), (व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची 
नियुक्ती आणि प्रतिज्ञापत्राचे नमुने ) नियम, २०१३ यामध्ये पुढील सुधारणा करीत आहे . 

१ . या नियमास श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि प्रतिज्ञापत्राचे नमुने ) 
( सुधारणा ) नियम , २०१३ असे म्हणावे. 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि प्रतिज्ञापत्राचे नमुने ) नियम , २०१३ 
याच्या सोबत जोडलेल्या नमुना क ” मधील परिच्छेद ७ ऐवजी, पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येईल 

( ७) गैरवर्तणुकीबद्दल मला दोषी ठरविण्यात आलेले नाही किंवा नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असेल अशा अपराधासाठी , सक्षम 
अधिकारिता असलेल्या न्यायालयाने मला यापूर्वी कोणत्याही वेळी दोषी ठरवलेले नाही किंवा माझ्यावर दोषारोपपत्र दाखल केलेले नाही. 


२ . 


6 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय अचालिया , 
शासनाचे प्रधान सचिव आणि विधी परामर्शी. 


Co 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th May 2013 . 


NOTIFICATION 


SHREE SAI BABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) Act, 2004 . 


No. SSV -2012 /C.R.33 /Desk -XVI. - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of section 
8 , sub - section (2 ) of section 13 and sub-sections ( 1) and (2 ) and of the proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 25 of the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act , 2004 (Mah . XIV of 2004 ); and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra , after being satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action and to dispense with the 
condition of previous publication under proviso to sub - section (3 ) of the said section 25 , hereby 
makes the following rules to amend the Shree Sai Baba Sansthan Trust ( Shirdi) (Appointment of 
Members of Management Committee and Form of Declaration ) Rules , 2013 , as follows, namely: 

1. These rules may be called the Shree Sai Baba Sansthan Trust ( Shirdi) (Appointment of 
Members of Managment Committee and Forms of Declarations) ( Amendment) Rules, 2013 . 


2. In Form “ A ” appended to the Shree Sai Baba Sansthan Trust ( Shirdi) (Appointment of 
Members of Management Committee and Forms of Decleration ) Rules, 2013, for paragraph 7 , the 
following paragraph shall be substituted , namely : 


“ (7 ) I have not at any time found to be guilty ofmisconduct or having been charg -sheeted 
for an offence involving moral turpitude by a court of competent jurisdiction .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY ACHALIYA , 


Principal Secretary and Remembrancer of 

Legal Affairs to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


८१ 


. 


७५ 


मंगळवार, मे १४ , २०१३ / वैशाख २४ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ . 


व 


क्रमांक मुद्रांक . २०१३ / अनौ.सं.क्र . १९ / प्र. क्र . २३५ / म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१ ९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) याच्या कलम ९ 
च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि या बाबतीत काढलेले सर्व आधीचे आदेश, अधिसूचना किंवा संलेख 
यांचे अधिक्रमण करून लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने याद्वारे , शासन निर्णय, उद्योग ,ऊर्जा 
कामगार विभाग , क्र . पीएसआय-२०१३ /(सीआर -५४ ) उद्योग-८, दिनांक १ एप्रिल २०१३ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या सामुहिक प्रोत्साहन 
योजना २०१३ अंतर्गत खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे युनिटांच्या/ प्रकल्पांच्या पहिल्या संलेखांवर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क 
दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील शर्तीवर माफ 
करण्यात येत आहे . 

शर्ती.- (१) ज्या कामासाठी माफी देण्यात आली आहे ती कामे संलेखाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीच्या आत सुरू करण्यास 
कसूर करणारे किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत कोणत्याही शर्तीचा भंग करणारे कोणतेही युनिट जणू काही सुरुवातीपासूनच माफी 
देण्यात आली नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यास पात्र ठरेल. 

( २ ) ज्या कोणत्या युनिटांनी उक्त योजने अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफी/ सवलतीचा लाभ घेतला असल्यास, ती युनिटे महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान /माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा योजना २००९ अंतर्गत कोणतेही आदेश किंवा नियम किंवा अन्य कोणत्याही योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास 
पात्र ठरणार नाहीत . 


स्पष्टीकरण.- (१ ) या आदेशाच्या प्रयोजनासाठी युनिट याचा अर्थ, ‘ सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत विनिर्दिष्ट केलेल्या 
अंमलबजावणी अभिकरणाने किंवा या बाबतीत त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी असे युनिट म्हणून प्रमाणित केले असेल 
असे युनिट असा आहे . 

( २ ) सामुहिक प्रोत्साहन योजना २००७ अंतर्गत पात्र, नवीन युनिट / विस्तार युनिट , ही या आदेशाच्या प्रयोजनासाठी त्यांच्या गुंतवणूक 
कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्कातून सवलतीस पात्र असतील . 


अनूसूची 
अनुज्ञेय सवलत 


अ.क्र . 


युनिटाचा प्रकार आणि क्षेत्र 


संलेखाचे प्रकार व अधिनियमातील 
अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


१०० % 


नवीन युनिट /विद्यमान युनिटांचा विस्तार 
विकेंद्रीकरण ( गुंतवणुकीच्या कालावधीकरिता , 
मेगा, अल्ट्रामेगा प्रकल्प यांच्या समावेशासह ) 
गट क ड आणि ड + वर्गीकृत केलेले 
तालुके , ‘ ना उद्योग जिल्हे आणि नक्षलवाद 
प्रभावी क्षेत्र . 


तारण गहाण व हक्क निक्षेप ठेव संलेख ( अनुच्छेद ६ ), 
अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ), गहाण मालमत्तेवर 
अधिक भार लादणारा संलेख ( अनुच्छेद ३३), भाडेपट्टा 
( अनुच्छेद ३६), आणि गहाण विलेख ( अनुच्छेद ४० ). 


भाग चार - ब -११ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


. 


अनुसूची 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२ . 


१०० % 


अ आणि ब वर्गीकृत क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक 
पार्कातील जैविक तंत्रज्ञान उत्पादन युनिटे 
आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादन युनिटे . 


तारण गहाण व हक्क निक्षेप ठेव संलेख ( अनुच्छेद ६ ) , 
अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ), गहाण मालमत्तेवर 
अधिक भार लादणारा संलेख ( अनुच्छेद ३३ ), भाडेपट्टा 
( अनुच्छेद ३६ ), आणि गहाण विलेख ( अनुच्छेद ४०). 
तारण गहाण व हक्क निक्षेप ठेव संलेख ( अनुच्छेद ६ ), 
अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५), गहाण मालमत्तेवर 
अधिक भार लादणारा संलेख ( अनुच्छेद ३३), भाडेपट्टा 
( अनुच्छेद ३६), आणि गहाण विलेख ( अनुच्छेद ४० ). 


३ . 


७५ % 


अ आणि ब वर्गीकृत क्षेत्रामध्ये खाजगी 
पार्कातील जैविक तंत्रज्ञान उत्पादन युनिटे 
आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादन युनिटे . 


४ . 


अ आणि ब वर्गीकृत क्षेत्रामधील मेगा प्रकल्प 


५० % 


अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


८३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400032 , 

Dated the 14th May 2013 


ORDER 


MAHARASHTRA STAMP ACT, 1958 . 


No. Mudrank -2013 /UOR -No.19 /CR - 235 /M -1.- In exercise of the powers conferred by clause 
(a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (Act No. LX of 1958) (hereinafter refered to as the 
said act ) and in superssion of all previous orders, notification or instruments issued in this behalf, 
the Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary so to do in the public intrest 
hereby remits the stamp duty chargeable on the first instrument of the units / projects mentioned 
in column 4 of the schedule appended hereto , of Schedule-I appended to the said Act, as per 
Package Scheme of Incentives , 2013 approved under the Government Resolution , Industries , 
Energy and Labour Department , No. PSI - 2013/ (CR - 54 )/IND -8 , dated 1st April 2013 , particularly 
described in the schedule appended hereto, for the period starting from the 1st April 2013 and 
ending on 31st March 2018 ( Inclusive of both days ) subject to following condition namely : 


Condition.- (i) Any unit failing to start the activities within the period of three years from 
the date of instrument for which the remission in the stamp duty is granted or commits breach of 
any of the conditions of the package schemes of incentives - 2013 shall be liable to pay the whole 
the stamp duty and penalty , if any , as if there was no reduction in stamp duty from the beginning . 


(ii ) The unit which availed the remission under this order shall not be, entitled for remission 
of the stamp duty as per reduction or remission granted by any order or rule issued as per 
Maharashtra IT /ITES Policy , 2009 or any other policy . 


Explanation .-( 1 ) For the purpose of this order , unit means , a unit which is so certified by 
the Implementing Agency specified under the package schemes of incentives -2013 or any other 
officer authorised in this behalf. 


( 2 ) Eligible New /Expansion Units of PSI- 2007 will also be eligible for Stamp Duty Exemption 
during their investment period . 


Schedule 


Sr. 


Type of Units and Zone 


No. 


Extent of The Type of Instruments under Article of the 
Remission 

Schedule I of the Act 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


100 % 


New Units /Units undertaking 
expansion /Diversification 
(including Mega and Ultra 
Mega Projects during the 
investment period ) in Group C , 
D , D + Talukas, No Industry 
Districts and Naxalism affected 


Hypothecation , Pawn , Pledge, Deposit of 
Title Deeds (Article 6 ), Conveyance 
(Article 25 ), Further charge on Mortagaged 
property (Article 33 ), Lease ( Article 36 ), and 
Mortgaged Deed ( Article 40 ). 


areas. 


भाग चार - ब -१२ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 . 


100 % 


BT Manufacturing Units and IT 
Manufacturing Units in Public 
Parks in group A and B areas. 


3 . 


75 % 


BT Manufacturing Units and IT 
Manufacturing Units in Private 
Parks in group A and B areas . 


Hypothecation , Pawn , Pledge, Deposit of 
Title Deeds (Article 6 ), Conveyance 
(Article 25 ), Further charge on Mortagaged 
property (Article 33 ), Lease (Article 36 ), and 
Mortgaged Deed (Article 40 ). 
Hypothecation , Pawn , Pledge , Deposit of 
Title Deeds (Article 6 ), Conveyance 
(Article 25 ), Further charge on Mortagaged 
property (Article 33 ), Lease ( Article 36 ) , and 
Mortgaged Deed (Article 40). 
Conveyance Deed (Article 25 ). 


50 % 


4. Mega Projects in group A and B 

areas . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M.MADEKAR , 


Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७- डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९ ३६ 


८५ 


. 


७६ 


गुरुवार, 


मे 


१६ , २०१३ / वैशाख २६ , शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 


~ 


२००५ मध्ये 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ . 

क्रमांक मूवक १५१२ /प्र.क्र .११५ / कराधान-१- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा 
महा. ९ ) च्या कलम ८३ च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही. 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप -कलमे (१), ( २) आणि (३ ) च्या शक्तींचा वापर करून 
तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 

सुधारणा 

करीत 
आहे , म्हणजेच : 

१ . या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( सुधारणा) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात येईल. 
२ . 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ (यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम ५२ च्या उप -नियम ( १) 
मध्ये, “ ५३, ५४ आणि ५५ ” या अंक आणि शब्दा ऐवजी " ५३, ५४, ५५ आणि ५५ ख ” हे अंक आणि शब्द दिनांक १५ ऑक्टोबर २०११ 
पासून दाखल करण्यात येत आहेत आणि दाखल करण्यात आले आहेत असे समजण्यात यावे . 

मुख्य नियमाच्या नियम ५५ क नंतर, खालील नियम दिनांक १५ ऑक्टोबर २०११ पासून दाखल करण्यात येत आहे आणि दाखल 
करण्यात आला आहे असे समजण्यात यावे, म्हणजेचः 

" ५५ ख . विशेष आर्थिक क्षेत्रातील विकासक आणि घटक यांना लागू असणाऱ्या वजावटीबाबत : 

संस्करण क्षेत्र ” या मध्ये समाविष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रातील विकासक आणि घटक , यांना नियम ५३ च्या उप -नियम 

( ६ ) किंवा, यथास्थिती, नियम ५४ च्या खंड ( ग) आणि (ह ) मधील तरतूदी लागू होणार नाहीत . 
स्पष्टीकरण . - या नियमाच्या प्रयोजनार्थ “ संस्करण क्षेत्र ” म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २८ ) मधील कलम 
६ अनुसार सीमांकीत केलेले क्षेत्र असा असेल परंतु यामध्ये शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, हॉटेल्स , निवासी किंवा व्यापारी संकुले, आराम अथवा 
मनोरंजनाच्या सुविधा किंवा त्यांच्या प्रवर्तन आणि परिरक्षेच्या प्राधिकृत कार्यासाठी राज्य शासनाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० अंतर्गत 
अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही सुविधांचा समावेश असणार नाही. ”. 


३ . 


. 


“ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१२ अ 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


FINANCE DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai - 400 032, dated 16th May 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 


No. VAT 1512 /CR 115 / Taxation - 1. — Whereas the Government ofMaharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub - section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) , (2 ) and (3 ) read with 
the proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Amendment ) Rules , 
2013 . 


2. In rule 52 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 (hereinafter referred to 
as “ the principal Rules”), in sub -rule ( 1), for the words and figures " rules 53 , 54 and 55 ” the 
words and figures " rules 53, 54 , 55 and 55B ” shall be substituted and shall be deemed to have 
been substituted with effect from the 15th October 2011. 


3. After rule 55A of the principal Rules , the following rule shall be inserted and shall be 
deemed to have been inserted with effect from the 15th October 2011, namely : 

“ 55B . Applicability of set -off to developers and units in Special Economic 
Zone. 

Nothing contained in sub -rule (6 ) of rule 53 , or as the case may be, clauses (g ) 
and (h ) of rule 54 shall be applicable to the developers and units, in processing area 

of the Special Economic Zone . 
Explanation . — For the purposes of this rule “ processing area ” shall mean the processing 
area as demarcated under section 6 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005 ) but 
excluding educational institutions, hospitals, hotels, residential or commercial complexes, leisure 
and entertainment facilities or any other facilities allowed for authorized operations, as may be 
notified by the State Government, under section 50 of the said Act , for their operations and 
maintenance ." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९ ३६ 


८७ 


. 


७७ 


शुक्रवार, 


१७, २०१३ / वैशाख २७, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे २०१३ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६ ९. 

क्रमांक एमएफपी. २०१३ / प्र.क्र . ५७ / भाग -१/ फ -९. - महाराष्ट्र वनोत्पादन ( व्यापाराचे विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६ ९ ( १९ ६ ९ चा महा. 
५७), याच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , महाराष्ट्र वनोत्पादन (तेंदू पाने व्यापाराचेविनियमन ) नियम, १९ ६९ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत 
असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्या प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत : 

१. या नियमांना, महाराष्ट्र वनोत्पादन (तेंदू पाने व्यापाराचे विनियमन), ( सुधारणा) नियम , २०१३ असे म्हणावे. 
२. महाराष्ट्र वनोत्पादन (तेंदू पाने व्यापाराचे विनियमन ) नियम , १९ ६९ यांच्या नियम ३ नंतर , पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

३ अ. अभिकर्ता म्हणून ग्रामसभेची किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची नेमणूक करणे. - या नियमांमध्ये काहीही 
अतंर्भूत असले तरी, राज्य शासनास, ग्रामसभेची किंवा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा ३) याच्या कलम ४ ९ अन्वये गठीत 
केलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची, तिच्या अधिकारितेतील कोणत्याही वन क्षेत्राकरिता अथवा तिला नेमून दिलेल्या वन 
क्षेत्राकारिता शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील अशा अटी व शर्तीवर कोणत्याही स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेशिवाय अभिकर्ता 

म्हणून नेमणूक 
करता येईल . 


“ 


स्पष्टीकरण . - या नियमाच्या प्रयोजनार्थ, “ ग्रामसभा या संज्ञेचा अर्थ अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी ( वन हक्कांची 
मान्यता) अधिनियम , २००६ ( २००७ चा २), याच्या कलम २ च्या खंड ( ग ) मध्ये व्याख्या केलेली ग्रामसभा असा आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव गौड , 
शासनाचे सह सचिव . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032, dated the 16th May 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) Act , 1969. 


No. MFP.2013/CR . 57/Part -I/ F - 9. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 19 of the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act , 1969 (Mah . LVII of 
1969), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
amends the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu Leaves) Rules, 1969 ; the 
same having been previously published as required by sub -section ( 1) of section 19 of the said Act, 
namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in 
Tendu Leaves ) (Amendment ) Rules , 2013 . 


2. After rule 3 of the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu Leaves ) 
Rules , 1969, the following rule shall be inserted , namely : 


“ 3A . Appointment of Gram Sabha or Joint Forest Management Committee as an 
agent. — Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government may 
appoint Gram Sabha or Joint Forest Management Committee constituted by the Gram 
Sabha under section 49 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959), as an 
agent without any competitive bidding process , for any forest area within its jurisdiction 
or the forest area assigned to it, on such terms and conditions as may be specified by the 
Government from time to time. 


Explanation . - For the purposes of this rule , the expression “Gram Sabha ” means a Gram 
Sabha as defined in clause (g ) of section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 (2 of 2007).” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV GAUR , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७ -डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १ ९३६ 


८ ९ 


. 


७८ 


शुक्रवार, 

मे १७, २०१३/ वैशाख २७, शके १९ ३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११. 


क्र.संकीर्ण २०१३/ प्र. क्र .१७८ / ऊर्जा-२. - ज्याअर्थी, टोरंट पॉवर मर्या. ( यानंतर यांना “ सदर आस्थापना ” असे संबोधण्यात येईल ) मधील 
मुंबई लेबर युनियनने दिलेल्या दिनांक २६ एप्रिल २०१३ रोजीच्या नोटीसी नुसार दिनांक ५ जून २०१३ रोजी सदर आस्थापना संपावर जाणार आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापना विद्युत पुरवठा करण्याच्या संबंधातील सेवा असून महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ 
( २०१२ चा महा. १२) च्या कलम ( २) मधील उप- कलम ( दोन ) च्या तरतुदीनुसार अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापनेमधील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे या अत्यावश्यक सेवेमध्ये बाधा येण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की सांविधानिक हितास्तव सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ आणि कलम २ च्या उप -कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यापासून प्रतिबंध करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अविनाश सुभेदार , 


शासनाचे उप सचिव . 


Po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०१४ / अग्रहायण ६-१२, शके १९३६ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th May 2013 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. SANKIRNA - 2013 /CR - 178 /NRG - 2. — Whereas, Mumbai Labour Union of the employees of 
the Torrent Power Ltd. (herein after referred to as “ the said Establishment” ) have given on the 
26th April, 2013 that they would go on strike from the 5th June 2013 ; 

And whereas, the said establishment engaged in the Supply of Electricity , being an essential 
service within themeaning of sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Maintenance Act , 2011 ; 

And whereas, the strike by the employees of the said establishment is likely to disturb the 
said essential services ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the public interest, it is 
necessary to prohibit the strike in the said establishment. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of section 4 read with 
rub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said Act. The Government of Maharashtra hereby 
prohibits strike in the said establishments . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


AVINASH SUBHEDAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


